RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ३४ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१ ९ / श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके 


४१ [ पृष्ठे ५ ९, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४५८६/ २०१ ९.- श्री. ए. यु. बहिर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांची दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ ते २ ऑगस्ट 
२०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ए. यु. बहिर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए. यु. बहिर, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . ए. यु. बहिर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


" 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० जुलै २०१ ९. 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


(१) 


२ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री / 

/ दु.एस.आर. ११ / पालघर /२०१९. मुंबईच्या धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्याचे एकत्रीकरण 
करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ च्या कलम २० (१ ) अन्वये मौजे चिंचणी , ता . डहाणू , जि . पालघर येथील जमीन एकत्रीकरण योजना कायम 
करणेबाबतची अधिसूचना दिनांक २ ऑगस्ट १९ ७ ९ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ यात पान क्रमांक १५०१ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. या 
मंजूर योजनेत दुरूस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे खाते क्रमांक १४१ गट नं. ७५३ यामध्ये दुरूस्ती योजना मसुद्यास 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ ( १) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमि 
अभिलेख , पालघर यांचेकडे दिनांक २ मार्च २०१९ रोजी पाठविण्यात आला होता. त्यांनी सदरचा दुरूस्ती मसुदा गावी तलाठी व तहसील 
कार्यालयाचे नोटीस बोर्डवर दिनांक ६ मार्च २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे मुदतीमध्ये तहसीलदार , डहाणू व तलाठी सजा,चिंचणी 
यांचेकडे हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. मात्र इकडील कार्यालयात श्री . महेंद्र भालचंद्र चुरी वगैरे २ यांचा दिनांक ८ एप्रिल २०१९ रोजीचा हरकत 
अर्ज प्राप्त झालेला होता. सदर हरकत अर्जावर सुनावणी घेऊन दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये हरकत अर्ज फेटाळण्यात आलेला 
आहे . 

सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १९ ४७ च्या कलम ३२ 
पोट- कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक १४१ व २६० या 
खात्यामध्ये फेरफार करून दुरुस्ती योजना मसुदा कायम करीत आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ . 


शाम खामकर , 
उप संचालक, भूमि अभिलेख, 

कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS) AND EXECUTIVE 

MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/L.W.1702 (08 )/2019.—Whereas, I, consider it necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub- section ( 1) and 
( 2 ) of section 37 read with sub -section (6 ) of section 2 and sub -section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act , (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following Acts throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 13th August 2019 to 24-00 hrs. of 11th September 
2019 . 
1 . ( a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harm ( violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missile . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e) The public utterance of cries , singing of songs, playing of music . 
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the pre 

parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Brihan Mumbai City Police , offend against decency or morality or undermine the security 

of or tend to over -throw the State . 
2 . If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3 . This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., empl 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 342 feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed ; as if this order had not expired . 

I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbaiby affixing 
copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphones, as well as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and Seal on 7th August , 2019 . 


b 
: 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


ATT TC ( fa.g.) — 837 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

पोलिस आयुक्त , 

ठाणे शहर यांजकडून 
विषय : - (१) राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील क्र . रानिआ / ग्रापंनि-२०१९ / प्र.क्र . ०८ / का -८, दिनांक ३० जुलै २०१९ 

आदेश 


. 


क्रमांक विशा / ग्रापंनि /निवडणूक / मनाई आदेश/ १४ / २०१९. - ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . (१) मधील अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक 
आयोगाने, दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरीता 
तसेच केवळ न्यायालयीन आदेशामुळे सरपंच/ सदस्य पदाच्या रिक्त जागासंदर्भात पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. दिनांक ३० जुलै 
२०१९ पासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ पासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ चे दरम्यान नामनिर्देशन पत्र 
स्विकारणे तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन दिनांक २१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची 
अंतिम तारीख , निवडणूक चिन्ह वाटप, उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे, मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करणे इ. कामकाज होणार आहे. दिनांक 
३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर करावयाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 

अशा वेळी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -३ कल्याण अंतर्गत खडकपाडा पो.स्टे. हद्दीतील प्रांत कार्यालय, कल्याण या ठिकाणी 
ठाणे ग्रामिण कल्याण तालुका अंतर्गत (१) चवरे म्हसरूंडी, ( २) दहागांव, (३ ) रोहण अंताडे ( ४ ) पोई या ग्रामपंचायतींकरीता निवडणूक संबंधाने 
नामनिर्देशन पत्र देणे, स्वीकारणे व मागे घेणे इ. कामकाज होणार आहे . नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन 
करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग , सभा, पत्रकार परिषद इ. सारखे कार्यक्रम 
निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची शांतता भंग होण्याची दाट 
शक्यता आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 
त्याअर्थी, मी , विवेक फणसळकर , 

पोलीस आयुक्त , 

ठाणे मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे/ संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना 
निवडणूक संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद इ. कार्यक्रम घेण्यास प्रतिंबध करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाऱ्या 
उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत चार व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश 
देण्यात येईल . त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाऱ्या उमेदवारास खडकपाडा पो.स्टे . हद्दीतील प्रांत कार्यालयाच्या १०० मीटर 
चहुबाजुकडील परिसरात फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीन पेक्षा अधिक वाहने सदर निवडणुकीचे नामनिर्देशन पत्रे 
देण्याच्या व स्विकारण्याच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे . 

वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरूद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई 
करण्यास येईल . 

सदर आदेश दिनांक ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी ००-०१ पासुन दिनांक २१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी २४-०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना तसेच निवडणूक कामाशी संबंधित शासकीय /निमशासकीय 
अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 


विषय 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेशाची अंमलबजावणी होणेबाबत . 


मनाई आदेश 


. 


क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा./ म.आ./ ३८८७/ २०१ ९. - ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ रोजी लोकमान्य टिळक पुण्यतिथि, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी नागपंचमी, दिनांक १० ऑगस्ट २०१९ रोजी 
तिशाबी आव ( ज्यु सण ), दिनांक १२ ऑगस्ट २०१९ रोजी बकरी ईद , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी नारळी पौर्णिमा असे सण व उत्सव साजरे 
करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ रोजीचे 
००-०१ वा . पासून ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) 
व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 
१९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३ . त्याअर्थी, मी, सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत १५ 
दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी , दंड, काठ्या , बंदुका, रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही 

वस्तू बरोबर वाहून 

नेणे, बाळगणे, जमा करणे, 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


~ 


तयार करणे. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


सुरेश मेंगडे, 


नवी मुंबई, 
दिनांक २९ जुलै २०१९ . 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , 

नवी मुंबई. 


६ 


शके १ ९ ४१ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१ - भाद्र ६, 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ८८ / २०१ ९. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीपासून नागपंचमी/ श्रावणी सोमवार दिनांक १२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी बकरी ईद व दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी नारळी 
पौर्णिमा , दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी स्वातंत्र्य दिन , रक्षाबंधन, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी पतेती, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी पारशी 
नुतनवर्ष असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 

( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले ,बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. 

५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरूद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील,किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. 

( ७ ) पाचकिंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. " 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
( ५ ) पोलीस 

आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेलेठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ४ ऑगस्ट २०१९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १८ ऑगस्ट २०१९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

जिल्हादंडाधिकारी ठाणे यांजकडून 
वाचले : - ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) 

( २) पोलीस अधिक्षक, ठाणे ( ग्रामीण ) यांचेकडील पत्र क्र . जा.क्र . जिविशा/ टे -१३ / मनाई आदेश / २०१९ -३०१८ , 

दिनांक ३० मे २०१ ९ . 


1 ) 


आदेश 


क्रमांक गृह / का -१ / टे-१/ मनाई आदेश / वशी-३१/ १९. - ज्याअर्थी, उपोदघातातील अनुक्रमांक (२ ) वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे , उपोषण इत्यादी प्रकारची 

आंदोलने करण्यात येत असतात . तसेच विविध राजकीय पक्ष / संघटनेचे नेते , महत्त्वाच्या, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचे दौरे असतात . सदरवेळ 
विरोधक / पक्ष/ संघटनांकडून, नाराज घटकांकडून निदर्शने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मुस्लिम बांधवांचा पवित्र महिना रमजान 
सुरू असून दिनांक ५ जून २०१९ रोजी ( चंद्र दर्शनानुसार एक दिवस मागे किंवा पुढे ) रमजान ईद हा सण साजरा होणार आहे. जिल्ह्यात रमजान ईद 
हा सण साजरा होणार आहे . जिल्ह्यात रमजान ईद निमित्त एकूण १४२ ठिकाणी ( मशिद-६१, मदरसा-७७, दर्गाह -२, इतर -०२) सकाळी ०६-०० ते 
१०-२५ या कालावधीमध्ये नमाज पठण होणार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोस्टेच्या हद्दीमध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी , समाज कंटक व गुंड 
प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे. यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१) ( ३ ) अन्वये 
दिनांक ४ जून २०१९ रोजीचे ००-०० ते दिनांक १८ जून २०१९ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) मनाई आदेश लागू करणेस उक्त 
संदर्भिय पत्र क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षक, ठाणे ( ग्रामीण ) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावेम्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी, राजेश ज. नार्वेकर , ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१) ( ३) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधिक्षक ठाणे ( ग्रामीण ) 
यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक ४ जून २०१९ रोजीचे ००-०० वाजेपासून ते दिनांक १८ जून २०१९ रोजीचे २४-०० 
वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे. 

(१) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे , लाठ्या अथवा काठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही 


वस्तू बाळगणे . 


( २ ) कोणताही क्षारक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार 

करणे. 
( ४ ) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. 

( ६ ) यामुळे सभ्यता अगर निती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे, हावभाव करणे, 
सोंग आणणे किंवा चित्र , चिन्हे , फलक, किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा लोकांत प्रचार करणे. 
( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येण्यास बंदी . 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू 
असणार नाही . तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा 
अपंगत्वामुळे लाठी, काठी, बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ जून २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


८ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४३२५ / २०१ ९.- श्रीमती एस. एस. पिंगळे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ ते 
९ ऑगस्ट २०१ ९ अशी ८ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० ऑगस्ट २०१ ९ ते १२ ऑगस्ट रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पिंगळे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस . एस . पिंगळे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


- 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


~ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४४११ / २०१ ९.- श्रीमती पी. पी . बनकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव, जिल्हा रायगड यांची दिनांक १५ जुलै २०१ ९ ते 
१८ जुलै २०१९ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती पी . पी . बनकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, माणगांव, जि . रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी . पी. बनकर , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , माणगांव , जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 
तसेच उपरोक्त कालावधीत सदर अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १८ जुलै २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अ.क्र . 


क्रमांक आस्था बी -२ / ३६३६ / २०१९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितल्याचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


१ . 


~ 


रजा. 


वर्ग-१, 


श्री . वि . आ . जाधव , 

३८ दिनांक ८ जुलै २०१९ दिनांक ७ जुलै २०१९ श्री . ए. एम . फडतरे, 
२ रे सह दिवाणी दिवस ते १० जुलै २०१ ९ रोजीची सुट्टी. 

दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश, क. स्तर अर्जित पर्यंतची तीन दिवसाची दिनांक ७ जुलै २०१९ 

क . स्तर व 
व न्यायदंडाधिकारी 

अर्जित रजा. रोजीच्या कार्यालयीन 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
चिपळूण . 

वेळेनंतरपासून ते 

चिपळूण . 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रा. न . जोशी , 


रत्नागिरी, 
दिनांक ५ जुलै २०१ ९. 


प्रमुख 

जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अ.क्र . 


क्रमांक आस्था बी -२ / ३५८१/ २०१९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितल्याचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


१ . 


क . स्तर व 


रजा. 


श्रीमती. वै . वि . पाटील , ४५ 

दिनांक २५ जून २०१ ९ दिनांक ७ जुलै २०१९ 

श्री . उ . सा . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस ते ६ जुलै २०१९ 

रविवारची सुट्टी. 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
अर्जित पर्यंतची बारा दिवसांची दिनांक २४ जून २०१९ 

क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी 

अर्जित रजा. चे कार्यालयीन 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , 
वर्ग -१ , दापोली. 

वेळेनंतरपासून ते 

दापोली. 
दिनांक ८ जुलै २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झाल्याचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रा. न . जोशी , 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३ जुलै २०१९ . 


प्रमुख 

जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था बी-२ / ३५८२/ २०१९ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तित रजेचा अर्ज संदर्भ क्र . १ ने मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला 


होता : 


OM 


२० 


एक दिवस 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित रजा मागितलेचा 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ६) 
सौ . ज्यो . ज . माने, दिनांक २८ जून २०१९ 

श्री . व्ही . ए. जाधव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , दिवस 

२ रे सह दिवाणी 
क . स्तर व 

परिवर्तित परिवर्तित रजा . 

न्यायाधीश, क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
वर्ग -१, चिपळूण . 

चिपळूण . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रजा . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ जुलै २०१९ . 


रा . न . जोशी, 

प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


अ.क्र . 


क्रमांक आस्था बी -२ / ३५५६ / २०१ ९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित रजा मागितलेचा 

मुख्यालय 

सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


१ 


श्रीमती . एस . एस . मतकर , 
३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी 


३ ९ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक २५ जून २०१९ 
ते २७ जून २०१९ 
पर्यंत तीन दिवस 


श्रीमती एस . व्ही . 
पावसकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 

रत्नागिरी. 


रजा . 


अर्जित रजा . 


वर्ग-१ , 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८, २०१९/ श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


२ 


रजा . 


अर्जित रजा . 


खेड . 


३ 


३५ 


सह दिवाणी 


श्री . एस. एस . पचंडी, 

१५ 

दिनांक ४ जुलै २०१ ९ दिनांक ७ जुलै २०१९ ची श्रीमती पी . पी . खापे , 
२ रे सह दिवाणी दिवस ते ६ जुलै २०१९ सुट्टी. 

दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश, ( क . स्तर ) 

अर्जित पर्यंत तीन दिवस दिनांक ३ जुलै २०१९ चे ( क . स्तर ) व 
व न्यायदंडाधिकारी 

कार्यालयीन 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 
वर्ग-१, खेड . 

वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ८ जुलै २०१९ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
श्रीमती व्ही . डी . साळवे, दिनांक ४ जुलै २०१९ दिनांक ७ जुलै २०१९ ची 

श्रीमती पी . पी . खापे , 
दिवस ते ६ जुलै २०१९ सुट्टी . 

दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 

अर्जित पर्यंत तीन दिवस दिनांक ३ जुलै २०१९ चे ( क . स्तर ) व 
व न्यायदंडाधिकारी रजा. 

कार्यालयीन 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
वर्ग-१, खेड . 

वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ८ जुलै २०१९ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


अर्जित रजा. 


खेड . 


रा . न . जोशी, 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ जुलै, २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा व 


सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अ.क्र . 


१ . 


५३ 


सह दिवाणी 


क्रमांक आस्था. बी -२ /३ ९१४ / सन २०१९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 
न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . अ. अ. कुलकर्णी, दिनांक २४ जुलै २०१ ९ दिनांक २७ जुलै २०१९ 

श्रीमती मा . र. पाटकर , 
दिवस ते २६ जुलै २०१ ९ व दिनांक २८ जुलै २०१ ९ दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) अर्जित पर्यंतची तीन दिवसाची 

च्या सुट्या . 

( क . स्तर ) व 
व न्यायदंडाधिकारी 

अर्जित रजा. 

दिनांक २३ जुलै २०१९ न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून ते राजापूर . 
दिनांक २९ जुलै २०१९ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रजा. 


वर्ग-१ , राजापूर . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १९ जुलै २०१९ . 


रा . न . जोशी, 
प्रमुख 

जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी . 


१४ 


शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


मुख्यालय सोडणेचा 


अर्जित रजा . 


मुख्यन्याय दंडाधिकारी 


२ . 


अर्जित रजा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ४०४५ / सन २०१ ९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ . श्री . जी . जी . इटकळकर , 

१७४ दिनांक २९ जुलै २०१९ दिनांक २८ जुलै २०१ ९ श्री . सं . ना . सरडे, 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी , दिवस ते ३१ जुलै २०१ ९ 

रोजीचे परिक्षेचे कामकाज 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
रत्नागिरा . 

अर्जित पर्यंतची तीन दिवसांची संपलेनंतरपासून ते दिनांक व स्तर व अति ., 
रजा . 

१ ऑगस्ट २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 

रत्नागिरी . 
श्री . ए. एम . सामंत , २२६ दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ दिनांक ४ ऑगस्ट २०१ ९ 

श्री . डी . एस . झंवर, 
सचिव जिल्हा विधिसेवा 

दिवस ते ३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीची सुट्टी. 

दिवाणी न्यायाधीश 
प्राधिकरण , रत्नागिरी . अर्जित पर्यंत तीन दिवसांची दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ 

( व . स्तर ) रत्नागिरी . 
रजा . 

चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
श्रीमती एम . आर. पाटकर , 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ श्री. ए. ए. कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस ते ६ ऑगस्ट २०१ ९ चे कार्यालयीन 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व अर्जित पर्यंत पाच दिवसांची वेळेनंतरपासून ते 

( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी रजा . 

दिनांक ७ ऑगस्ट २०१ ९ न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 
वर्ग -१ , राजापूर . 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . राजापूर . 
श्रीमती जे. जे . माने , ५१ दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ दिनांक ४ ऑगस्ट २०१ ९ 

श्री . व्ही . ओ. जाधव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते ३ ऑगस्ट २०१ ९ 

२ रे सह दिवाणी 
( क . स्तर ) व अर्जित पर्यंत तीन दिवसांची दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ 

न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
न्यायदंडाधिकारी 

रजा. अर्जित रजा . रोजीचे कार्यालयीन 

व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, चिपळूण . 

वेळेनंतर पासून ते 

वर्ग-१, चिपळूण. 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूदकेलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

रा . न . जोशी, 
रत्नागिरी, 
दिनांक २५ जुलै २०१९ . 

सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


३ . 


अर्जित रजा . 


४ . 


ची सुट्टी . 


प्रमुख जिल्हा व 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४५७९ / २०१ ९.- श्रीमती एस . एम . गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , खालापूर यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ ते ३ ऑगस्ट 
२०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील रविवार दिनांक ४ ऑगस्ट २०१९ च्या सुट्टीस जोडून, दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एस. एम . गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथेपुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एम . गाडे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस. एम. गाडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही. एस. धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० जुलै २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४५ ९ ४ / २०१ ९.- श्रीमती एम. ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २२ जुलै २०१९ ते २६ जुलै 
२०१९ अशी ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एम. ए. आनंद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधीलनियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती एम. ए. आनंद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक २२ जुलै २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २७ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार Special Jurisdiction श्रीमती. व्ही . एम. मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड - अलिबाग यांजकडे व Ordinary Jurisdiction 
and Admn. work श्री. एस. एम . बुक्के , जिल्हा न्यायाधीश-५ , सहा. सत्र न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील. 

तसेच दिनांक २२ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २७ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . आर . जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-४ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० जुलै २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


१६ 


शके १ ९ ४१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४५४५/ २०१ ९.- श्रीमती एस . एम . गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर यांची दिनांक २४ जुलै २०१९ रोजीची 
१ दिवसाची परावर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एस. एम . गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एम . गाडे, ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस . एम . गाडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही. एस . धोंडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २९ जुलै २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ४५४६ / २०१ ९.- श्री. के. के. घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २४ जुलै २०१९ ते दिनांक 
२५ जुलै २०१ ९ रोजीची दोन दिवसांची परावर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . के. के . घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . के. के. घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस. पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २९ जुलै २०१९ 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


१७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४४ ९ ८ / २०१९.- श्रीमती व्ही . के. पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १७ जुलै २०१९ ते १ ९ 
जुलै २०१ ९ अशी ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती व्ही . के. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९८१ मधील ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती व्ही . के. पाटील , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती व्ही . के. पाटील, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग तसेच सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग व ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग यांचेकडील दिवाणी प्रकरणाचा कार्यभार श्री . ए . ए. मेहेंदळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग 
यांजकडे राहील . 

तसेच उपरोक्त कालावधीत दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर , अलिबाग तसेच सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर , अलिबाग व ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अलिबाग यांचेकडील फौजदारी कडील कार्यभार श्री . एन . बी . लवटे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी अलिबाग यांजकडे 
राहील . 


. 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २३ जुलै २०१९ 


, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ४४ ९९ / २०१९.- श्री. आर. एस . भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनेवल , यांची दिनांक १५ जुलै २०१९ ते २० जुलै 
२०१९ अशी ६ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिनांक १४ जुलै २०१८ रोजीच्या व पुढील दिनांक २१ जुलै २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पुर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. आर . एस. भाकरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनेवल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९ ८१ मधील ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . एस. भाकरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. यु. बहिर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २३ जुलै २०१ ९ 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ४०८१/ २०१ ९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


( १) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


श्री . नि . चं . 

पवार , 
२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी . 


१ ९ १ दिनांक २२ जुलै २०१९ 
दिवस ते २६ जुलै २०१९ 
परिवर्तीत पर्यंतची पाच दिवसाची 

परिवर्तीत रजा . 


श्रीमती एस . एस . 
मतकर , 

३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी 

रत्नागिरी . 


रजा . 


वर्ग-१ , 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 


रा . न . जोशी, 

प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


दिनांक २ ९ जुलै २०१९ . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अ.क्र . 


१ . 


४८ 


क्रमांक आस्था- बी -२ / ४०८० / सन २०१९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 
न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती वै. वि . पाटील, दिनांक १२ जुलै , २०१ ९ दिनांक ११ जुलै, २०१ ९ 

श्री . उ . सा . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस ते २४ जुलै, २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 

सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 

अर्जित पर्यंत तेरा दिवस वेळेनंतरपासून ते दिनांक ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 

अर्जित रजा . २५ जुलै , २०१ ९ चे 

न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग -१ , दापोली. 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 

वर्ग -१ , दापोली. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना दयाव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रजा . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ जुलै , २०१९ . 


रा . न . जोशी, 

प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


शके १ ९ ४१ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना/ १७८२ / २०१९. याद्वारे प्रमाणित करतात की , अमेथिस्ट को - ऑप. हौ.सो.लि., सी.टी.एस. नं . 
४ ९१/ ए, ४ ९१/ ए १ ते ४, प्लॉट नं . डी., एल . बी . एस . रोड , मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युटी / एचएसजी/ टीसी / 
१० ९ २७/ सन २०१ ९ रोजी नोंदविण्यांत आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक २९ जुलै २०१ ९. 

सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना / १७८४ / २०१९. याद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री गणेश प्रसाद को - ऑप. हौ.सो.लि., सी.टी.एस. 
नं . १२६८ , १२६८/१ ते ३, प्लॉट नं . ११ ए, सर्वे नं . २०३, २०४, हिस्सा नं . १, २ (पार्ट ), आर . एच. बी . रोड, मुलुंड (प.), 
मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युटी / एचएसजी / टीसी /१०९ २८ / सन २०१९ रोजी नोंदविण्यांत आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


. 


राजेंद्र शं . खंडाईत , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक २९ जुलै २०१ ९. 

सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी/ १३०० ९/ सन २०१ ९.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, सचदेव कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सचदेव कॉम्प्लेक्स , सी.टी.एस. नं . १६३ ( पार्ट ), १६३/१७ ते ८ ९, १६४, १६४/१ ते ७, व्हिलेज कांजूर, जंगल-मंगल रोड, पोस्ट ऑफिस 
समोर , भांडूप (प.), मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी/ १३००९ / सन २०१९, दिनांक जुलै २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तीचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २९ जुलै २०१९ . 


मोहम्मद अ. आरिफ , 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा . मुंबई . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी अधिसूचना / रा.प.प्र ./ ३४२ / २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , नेस्ट ओरो को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्हे नं . ८३, हिस्सा नं . ६, प्लॉट नं. २, टेंभोडे, ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर .)/एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ ७७३/ २०१९-२०२० / सन २०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधि . क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २९ जुलै २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी अधिसूचना / रा.प.प्र ./ ३४१ / २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , नेस्ट लिफ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्हे नं . ५/३ पै, ६/२, व ६/३/१ पै, टेंभोडे, ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ (पी.एल.आर .)/एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ ७७२/ २०१९-२०२०/ सन २०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधि . क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक २९ जुलै २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी अधिसूचना / रा.प.प्र . / ३३७/ २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , सतगुरू रेसिडन्सी को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . एमआयडीसी, तारापूर , प्लॉट नं . आरसी-४५, गाव सरावली, बोईसर, ता . 
जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी.) / ७७१/ २०१ ९ -२०२० / सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि. क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २९ जुलै २०१ ९. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र ./ ३०७ / २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , माउंट विले सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . २३ , उप विभाग १+ २ पार्ट , प्लॉट नं . ५५ , ५६, ५७, ५८ , मु. नवली, 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.) /एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ ७६७ / २०१९-२०२० / सन २०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधि . क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


“ 


पालघर , 
दिनांक १७ जुलै २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र./ ३०८ / २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , महावीर अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., भूमापन गट नं . ५१/१, मौजे उमरोळी (प.), ग्रामपंचायत उमरोळी, ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस . 

.जी./ (टी.सी.)/ ७६८ / २०१ ९-२०२० / सन २०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


पालघर , 

प्रशांत पाटील , 
दिनांक १७ जुलै २०१९ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र. / ३२८ / २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , श्री जानकी कुटीर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं. ५, सर्वे नं . ७६ ड-३ / ७७ब -४, पालघर , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर . )/ एच.एस.जी./(टी.सी.)/ ७७० / २०१९-२०२० / सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधि . क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक २४ जुलै २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक नोंदणी अधिसूचना/ रा.प.प्र./ ३२७/ सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , रामकुटीर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . ६, सर्व्हे नं . ७६ ड -३/ ७७ ब-४ , पालघर , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .) /एच.एस.जी ./ (टी.सी .)/ ७६९ / २०१९-२०२०/ सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( १९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 

असे करण्यात आले आहे. 


संस्था " 


पालघर , 
दिनांक २४ जुलै २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा (मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ), कोकण गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा, मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम /टिएनए / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ (टीओ) /(टिसी)/३६/२०१८-२०१९.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , विकास 
अपार्टमेंट्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था, प्लॉट नं . १०७, सी.टी.एस नं . १८५ - बी, गाव घाटकोपर , पंतनगर पोलीस स्टेशनच्या मागे, घाटकोपर मुंबई 
४०० ०७५, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


. 


मुंबई, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र) , 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ /म्हाडा, मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा (मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ), कोकण गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ /म्हाडा, मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम/ टिएनए/ एमएचएडीबी / एचएसजी /(टीओ)/ (टिसी)/ /२०१९-२०२०.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , टागोर 
नगर राजकमल को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., इमारत क्र . ४१६, टागोर नगर, विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था 
( मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ), 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ /म्हाडा, मुंबई . 


. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, (मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ , कार्यक्षेत्र ), कोकण गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा , मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम /टिएनए / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टीओ) /(टिसी)/४७/२०१९-२०२०.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , 
साईदर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, यशस्वी नगर , इमारत क्र . ६, म्हाडा वसाहत , बाळकुम, ठाणे (प.), मुंबई ४०० ६०८ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


" 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ) , 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा, मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा (मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र), कोकण गृहनिर्माण व 

क्षेत्रविकास मंडळ /म्हाडा, मुंबई 

आदेश 


क्रमांक उपनि / ससं /मुंशपुउकोमं / बी -१/ २०७६ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , राजेंद्र गायकवाड , उप निबंधक , सहकारी संस्था, (मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र) कोकण 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा, मुंबई याद्वारे मानखुर्द कोयना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., या संस्थेच्या नावात बदल करून त्याऐवजी 
सिटीपार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित., या नावास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


मुंबई , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 


राजेंद्र गायकवाड, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे, व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ), 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा, मुंबई . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू-एफ -एस / जीएनएल / ८५२६ / २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , कुमार्स फन एन शॉप हिंदमाता कमर्शियल प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी लि ., सी.एस. नं . ९ / २६ , दादर नायगांव डिव्हीजन , 
प्लॉट नं . ११/१२, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर रोड, दादर (पूर्व), मुंबई ४०० ०१४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “इतर 
संस्था " आहे . 


~ 


. 


दिपक बी . पाडवी , 
मुंबई , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 

सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू-एफ- एस / एचएसजी / टीसी /९ ४ ९९ / २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एफ / एस- विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , कृष्णा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., १५६, परेल शिवडी डिव्हीजन , झकेरिया बंदर रोड, शिवडी (प.), 
मुंबई ४०० ०१५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " आहे . 


दिपक बी . पाडवी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २७ मे २०१ ९ . 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू/ एचएसजी/(टीसी)/ १६१२८ / सन २०१ ९ / २२५. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शिव-हेम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, फायनल प्लॉट नं . ४६- बी, ऑफ टीपीएस II , 
सी.टी.एस. नं . जी / ११७, ११८ , ११९, टिळक रोड, सांताक्रुझ (प.), मुंबई ४०० ०५४ नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू/ एचएसजी / 
टीसी/१६१२८ / सन २०१ ९ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ) ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९. 


बी . एस . कटरे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ 


२ 


६ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी/ (डीपीएल ) / अजीआर /( एफ ) १४८१/ २०१८-२०१९/ २०१९ / २५२. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . हरेश्वर फिशरीज अॅण्ड वॉटर टुरिझम को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि . हर्णे, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० सन १९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था आहे . 


" 


. 


. 


रत्नागिरी , 

आर. के . बांगर, 
दिनांक २८ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी/( डीपीएल )/ अजीआर/ (एफ ) १४८० / २०१८-२०१९ / २०१ ९ / २५३. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
दर्यावर्दी मच्छिमार कामगार कल्याणकारी सहकारी संस्था, मर्या.,पंढरी, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० सन १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण इतर 
संस्था " 

आहे. 


“ 


रत्नागिरी, 

आर. के . बांगर, 
दिनांक २८ मे २०१९ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी / ( डीपीएल) / अजीआर /( एफ ) १४७९/ २०१८-२०१९ / २०१ ९/ २५०. — या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
बंदर पाज खेकडा कोळंबी संवर्धन सहकारी संस्था, मर्या., पाज, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० सन १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " आहे . 


रत्नागिरी , 

आर . के . बांगर, 
दिनांक २३ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी / (टिसी)/ ३१७२७ / २०१९-२०२०/ सन २०१ ९. - वेणू सदन को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., 
सिटीएस नं . २४३७२ , ब्लॉक नं . सी -७२, रूम नं . ४३२, अशोक वन मार्ग, सेक्शन ३४ , उल्हासनगर ५, ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


कल्याण, 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . 


दिपक खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका. 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए/ युएलआर / जीएनएल / ( ओ) / १२८ ९ / २०१८-२०१९ / सन २०१९. - सहारा कमर्शिअल को - ऑप. सोसा. लि ., प्लॉट नं . १ ए 
आणि १ बी , सीटीएस नं . २३६ ९ ७, शिट नं . ३९ , सेक्शन २५, व्हिनस चौक , उल्हासनगर-४, ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे नियम कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यांत आले आहे . 


" 


" 


कल्याण , 

दिपक खांडेकर, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर /एचएसजी/ (टिसी) / ३१७२६ / २०१८-२०१९ / सन २०१९. - मिरा मेन्शन को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., सिटीएस नं . 
१८३७, बॅरेक नं . ए-८ , रूम नं . ४७ आणि ४८ , यु. नं . ९ २ ते ९ ६ , शिट नं . ७६ , सी ब्लॉक रोड, उल्हासनगर -१, ता . उल्हासनगर , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यांत आले आहे . 


" 


कल्याण, 

दिपक खांडेकर , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर/ एचएसजी/(टिसी)/ २९ ६२५/ २०१८-२०१९ / सन २०१८. – सिमरन अपार्टमेंट को - ऑप. हौ. सोसा. लि., ब्लॉक 
नं . ए-१०९, रूम नं . २१७, शिट नं . ५३, उल्हासनगर-४, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यांत आले आहे . 


" 


" 


कल्याण, 

दिपक खांडेकर , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / युएलआर/ एचएसजी /(टिसी) / ३१७२८ / २०१९-२०२० / सन २०१९. – पारस रेसिडेन्सी विंग ए, बी , सी को - ऑप . हौ . सोसा. 
लि ., सिटी एस नं. ८८७३ व ८८७४, यु. नं . १३२ ( पैकी) , चलता नं . २१२/१ ( पैकी ), शिट नं . ७६, न्यू टेलिफोन एक्सचेंजजवळ, 
उल्हासनगर -१, ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यांत आले आहे . 


~ 


" 


कल्याण , 
दिनांक १८ एप्रिल २०१९ . 


दिपक खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
वाचावे.-( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदी. 

( २) या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दिनांक १ ऑगस्ट १९९१ . 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०९ मधील तरतुदी. 
( ४ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक २१ जून २०१८ रोजी झालेल्या अवसायन 

सभेतील सूचना व दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजीचे पत्र. 
( ५ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण भवन व मा . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांनी वेळोवेळी 

दिलेले निर्देश . 
( ६ ) मा . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर यांचेकडील दैनिक पुढारी मध्ये दिलेले जाहीर प्रगटन 

पत्र क्र . जिऊनि / पालघर / अव. जाहीर प्रगटन / १५६ ९ / २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 
( ७ ) अवसायक श्रीम. रोहिणी संखे, सहकारी अधि . ( श्रे. २ ) यांचा दिनांक १४ मार्च २०१९ रोजीचा अहवाल. 

आदेश 


. 


क्रमांक सनिपा/ बी-२/ कलम २१/ वेवूरनवली आदि. वि.का. /नोंदणी रद्द / आदेश / १४०७/ सन २०१९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १० ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , ता . जि . 
पालघर, वेवूरनवली आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., वेवूरनवली, ता . जि . पालघर या नोंदणीकृत सहकारी संस्थेची विसर्जनाची 
कार्यवाही समाप्त करीत आहे. 

मी , यापुढे असाही आदेश देत आहे की , प्रस्तुत संस्थेची नोंदणी उक्त कायद्यातील कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून उक्त संस्था विघटीत झालेली आहे व ती एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झालेले आहे. 

त्याप्रमाणे सदर संस्थेचे लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणी देणी व लक्षात न येण्यासारखी दावे निबंधकाकडे विहित करण्यात येत 
असून याबाबत पुढील उचित कारवाई करणेसाठी शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून श्रीमती रोहिणी संखे, सहकारी अधिकारी ( श्रे.२ ), पालघर 
यांची नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मार्च २०१९ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पालघर . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदी. 

( २) या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दिनांक १४ सप्टेंबर १९९ १ . 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदी . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक २१ जून २०१८ रोजी झालेल्या अवसायन 

सभेतील सूचना व दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजीचे पत्र . 
( ५ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण भवन व मा . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांनी वेळोवेळी 

दिलेले निर्देश . 
( ६ ) मा . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर यांचेकडील दैनिक पुढारी मध्ये दिलेले जाहीर प्रगटन 

पत्र क्र . जिऊनि / पालघर / अव . जाहीर प्रगटन / १५६९ / २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 
( ७ ) अवसायक श्रीम . रोहिणी संखे, सहकारी अधि . ( श्रे. २) यांचा दिनांक १४ मार्च २०१९ रोजीचा अहवाल . 
( ८ ) श्री . सतिश भागवत नागटिळक , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था, डहाणू यांचा अंतिम लेकापरिक्षण अहवाल . 

आदेश 


क्रमांक सनिपा / बी -२/ कलम २१/ पारगाव आदि. वि.का./नोंदणी रद्द/ आदेश / १४२६ / सन २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , ता . जि . 
पालघर, पारगाव आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., पारगाव, ता . जि . पालघर या नोंदणीकृत सहकारी संस्थेची विसर्जनाची 
कार्यवाही समाप्त करीत आहे . 


. 


. 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 

मी यापुढे असाही आदेश देत आहे की , प्रस्तुत संस्थेची नोंदणी उक्त कायद्यातील कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून उक्त संस्था विघटीत झालेली आहे व ती एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झालेले आहे. 

उक्त संस्थेचे येणे वसूल करून शासकीय देणे भागविण्यासाठी तसेच मालमत्तेची देखभाल करण्यासाठी शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून 
श्रीमती रोहिणी संखे, सहकारी अधिकारी ( श्रे.२), पालघर यांची नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


~ 


पालघर . 


वाचावे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाचे अंतिम आदेश दिनांक १ ऑगस्ट १ ९९ १ . 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदी . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक २१ जून २०१८. रोजी झालेल्या अवसायन 

सभेतील सूचना व दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजीचे पत्र. 
( ५ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण भवन व मा . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांनी वेळोवेळी 

दिलेले निर्देश . 
( ६ ) मा . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर यांचेकडील दैनिक पुढारी मध्ये दिलेले जाहीर प्रगटन 

पत्र क्र . जिऊनि / पालघर / अव . जाहीर प्रगटन / १५६ ९ / २०१८ , दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 
( ७ ) अवसायक श्रीम . रोहिणी संखे, सहकारी अधि . ( श्रे . २ ) यांचा दिनांक १४ मार्च २०१ ९ रोजीचा अहवाल . 
( ८ ) श्री . सतिश भागवत नागटिळक , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था, डहाणू यांचा अंतिम लेकापरिक्षण अहवाल. 

आदेश 


क्रमांक सनिपा / बी-२ /कलम २१/ तारापूर आदि. वि.का./ नोंदणी रद्द / आदेश / १४२७ / सन २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १० ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, ता . जि . 
पालघर , तारापूर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., तारापूर, ता. जि . पालघर या नोंदणीकृत सहकारी संस्थेची विसर्जनाची 
कार्यवाही समाप्त करीत आहे. 

मी यापुढे असाही आदेश देत आहे की , प्रस्तुत संस्थेची नोंदणी उक्त कायद्यातील कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून उक्त संस्था विघटीत झालेली आहे व ती एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झालेले आहे. 

त्याप्रमाणे सदर संस्थेचे लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणी देणी व लक्षात न येण्यासारखी दावे निबंधकाकडे विहित करण्यात येत 
असून याबाबत पुढील उचित कारवाई करणेसाठी शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून श्रीमती रोहिणी संखे, सहकारी अधिकारी ( श्रे.२), पालघर 
यांची नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


. 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९/ श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ ४८ / सन २०१ ९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की, सालासार नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . ४१४/१, २, ३ आणि ८२४/३, प्लॉट नं . २०, माहिम, सुंदरम शाळेजवळ , 
माहिम रोड, पालघर (प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी ./ ( टी.सी.)/ ६ ९ २/ २०१९-२०२० / सन 
२०१ ९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


पालघर , 
दिनांक ४ मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र./ १४७/ सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , रजत पार्क जे. के . एस -२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., पर्डी नं . ११/१, १७, सर्व्हे नं . ९ ४ / २, १५/१, ९ ६ /१, शिगांव रोड , 
बोईसर (प.), ता. जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./(टी.सी.) / ७०७ / २०१९-२०२०/ सन २०१ ९, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / १४९ / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , वर्धमान हाईटस-२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १६२/१/१ ( पार्ट ), प्लॉट नं . २, पालघर , माहिम रोड , पालघर (प.), 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./( टी.सी.) / ७०५ / २०१९ -२०२० / सन २०१ ९, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


“ 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र ./१६० / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की, मातृछाया -१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं. ७, प्लॉट नं . सी -३, त्रिवेदी नगर , बोईसर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ (पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./ (टि.सी.) / ७०८ / २०१ ९ -२०२० / सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २८ मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी.४/ सन २०१ ९ /SRA/ CO /OW/२५८४०.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्री बालाजी आशिर्वाद सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस नं . ३०८ आणि ३० ९ ऑफ व्हिलेज मालाड, अपो. मित्तल कॉलेज , नाहर नगर रोड , मालाड ( पश्चिम) , 
मुंबई ४०० ०६४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./ टी.सी. /१२९९९ / सन २०१९, दिनांक ७ जून २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

रविंद्र ईटकर, 
दिनांक ७ जून २०१ ९ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएम / एचएसजी/ ( टीसी) /११०६८ / २०१९ -२०२० / सन २०१ ९/ ८९ ३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम-विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , लोटस अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नं . ३९ ६- अ, सीटीएस नं. १३४५ / 
सी आणि १३४५/१, डायमंड गार्डन जवळ , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


मुंबई, 
दिनांक ६ जून २०१ ९ . 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम -विभाग , मुंबई. 


३२ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना /१२४० / २०१९. — याद्वारे प्रमाणित करतात की , स्वामी समर्थ महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , पाठक हाऊस , नवघर -१ गल्ली, मुलुंड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूटी/पीआरडी / आय/ ११२३४ / सन २०१ ९ 
रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे आहे. 


मुलुंड ( प.), 

राजेंद्र शं. खंडाईत , 
दिनांक २३ मे २०१ ९ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी विभाग , मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएस / एचएसजी /( टीसी)/ ११०८२ / २०१ ९ -२०२० /११६२ / सन २०१९. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
एस विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियो. नेप्च्यून फ्लाईंग काईट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं . 
३७२, ३७२/१ ते ३७२/६५, एल.बी.एस. मार्ग, भांडुप ( प.), मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई, 

राजेश लव्हेकर, 
दिनांक ३ जून २०१ ९ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

एस विभाग , मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- डी / एचएसजी/ (टीसी)/ ९ ६३ ९ / ०३४९ / २०१ ९ -२०२० / सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आकाशदिप को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं . २२६-२२८ , सीएस . नं . ६०५ व 
६०६ ऑफ गिरगांव डिव्हीजन , व्ही . पी . रोड , गिरगांव, मुंबई ४०० ००४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) याच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 


डॉ . 


दिनांक ११ जून २०१ ९ . 


एस . 

टी . कोठावळे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डी विभाग, मुंबई. 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- डी / एचएसजी /(टीसी )/ ९ ६४० / ०३५४ / २०१९-२०२० / सन २०१९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी-विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , न्यु दामोदर भवन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड ., सी.एस नं . १६ ऑफ मलबार कंबाला 
हिल डिव्हीजन, बाणगंगा, २ क्रॉस लेन , वाळकेश्वर, मुंबई ४०० ००६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 

डॉ . एस . टी . कोठावळे , 
दिनांक ११ जून २०१ ९ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

डी-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टीसी)/१३४७७/२०१९-२०२०.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते आहे की , चारकोप गायत्री 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . ९०७, आर . एस. सी . २१ , सर्व्हे नं . ४१, चारकोप , कांदिवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ४ जून २०१ ९ . 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्युएल / एचएसजी /(टीसी )/११०३५ / २०१ ९ -२०२० / सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बरबरी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सेक्टर आर -१२ , ओ/ २, सिटीएस नं. २५ ( पार्ट) , 
२६ मे, २७, २८ ओ/ १, २९( पार्ट ), ५० ओ ( पार्ट ), व्हिलेज चांदिवली, नाहर अमरीत शक्ती, चांदवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


. 


~ 


" 


शिरीष सपकाळ , 


मुंबई, 
दिनांक २१ मे २०१ ९ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग , मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


३४ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर आरटीजी/ ( आरटीजी) /एचएसजी/ (टीसी) / ३२६२/ सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येत की , आकार विश्व सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , साळवी स्टॉप, ता.जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/ (टीसी) / ३२६२/ २०१८-१९ / सन 
२०१९, दिनांक १६ मार्च २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था 

" आहे . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १६ मार्च २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले. - ( १) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , निर्णय क्र . सी.एस.एल. १४ ९ ३/ ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी -१, दिनांक 

७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . जा.क्र . सनिर / प्रशा-१ / कांचनतारा/ सह.गृह.सं. / अवसायन अंती. आदेश / १८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) संस्था सभासद यांचेकडील संस्थापुनरूज्जीवन करणेबाबतचा मागणी प्रस्ताव . 
( ४ ) संस्था पुनरूज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त . 
( ५ ) अवसायक , कांचनतारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. उदयमनगर, ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे अवसायनातील संस्थेचे 

पुनरूज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक ११ मार्च २०१ ९ रोजीचा प्रस्ताव . 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ . 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . अवसायक / प्रशा-१/ अव. संस्था/ कांचनतारा सह . गृह.संस्था / पुनरूज्जीवनबाबत / / सन २०१९ , 
दिनांक ११ मार्च २०१ ९. 

आदेश 


क्रमांक अवसायक / प्रशा-१ / अव. संस्था / कांचनतारा सह. गृह . संस्था / पुनरुज्जीवनबाबत / / सन २०१९. - मी, एस . डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १९ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १८ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कांचनतारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उदयमनगर, ता.जि. रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक 
आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी /टीसी / ६७१/ २००६-०७ / सन २००७, दिनांक २१ मार्च २००७ या संस्थेच्या दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीच्या 
पुनर्रचनेबाबत आदेशाचा मसुदा जसाच्या तसा कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश मी माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ एप्रिल २०१९ रोजी दिला असे . 


एस्. डी. तोडणकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


रत्नागिरी . 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी) / जीएनएल / ( ओ) / ८६५ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , आकांक्षा प्रेसिडेन्सी सहकारी संस्था 
मर्यादित, टिळक आळी नाका, ता.जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / जीएनएल / ( ओ) ८६५ / सन २०१९ -२० / सन २०१९, दिनांक 
८ एप्रिल २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर, 
दिनांक ८ एप्रिल २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी/(टीसी)/ ३२६७/ सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , केशव सृष्टी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, झाडगाव, परटवणे, ता.जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/( टीसी) / ३२६७/ २०१९ -२० / सन २०१९ , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी आहे . 


“ 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले.- ( १) महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, निर्णय क्र . सी.एस.एल. १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५- सी -१, 

दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ . 
( २ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . जा.क्र . सनिर / प्रशा-१/ सोहम् / सह.गृह.सं. / अवसायन अंती. आदेश / १८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ . 
( ३ ) संस्था सभासद यांचेकडील संस्था पुनरूज्जीवन करणेबाबतचा मागणी प्रस्ताव. 
( ४ ) संस्था पुनरूज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त . 
( ५ ) अवसायक , सोहम् सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. शिवाजीनगर , ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे अवसायनातील संस्थेचे 

पुनरूज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक १८ मार्च २०१ ९ रोजीचा प्रस्ताव . 
( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १ ९. 
( ७ ) या कार्यालयाकडील जा.क्र . अवसायक / प्रशा -१/ अव . संस्था/ सोहम् गृह.सह. संस्था/ पुनरूज्जीवनबाबत / / सन २०१९ , 
दिनांक ११ मार्च २०१ ९ . 

आदेश 
क्रमांक अवसायक / प्रशा-१ / अव. संस्था/ सोहम सह. गृह . संस्था / पुनरूज्जीवनबाबत / / सन २०१९. - मी, एस. डी . तोडणकर, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था रत्नागिरी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १९ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ 
चे नियम १८ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सोहम् सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., शिवाजीनगर ता.जि. रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / 
( आरटीजी) / एचएसजी/ टीसी/ ७४९ / ९ ८- ९९ / सन १९९ ८, दिनांक ३ जून १९९ ८. या संस्थेच्या दिनांक १९ मार्च २०१ ९ रोजीच्या पुनर्रचनेबाबत 
आदेशाचा मसुदा जसाच्या तसा कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश मी माझे सही व शिक्क्यानिसी आज दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ रोजी दिला असे . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २० एप्रिल २०१९ . 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


३६ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी / (टीसी) / ३२६५ / सन २०१ ९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , अन्नपुर्णा कॉम्प्लेक्स सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गाडीतळ , ता . जि . रत्नागिरी, क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) /एचएसजी/ (टीसी )/ ३२६५ / २०१ ९-२० / सन २०१९, 
दिनांक १० एप्रिल २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” आहे. 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर, 
दिनांक १० एप्रिल २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी )/ एचएसजी / (टीसी )/ ३२६६ / सन २०१ ९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , कप्तान मंझील सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चर्मालय , मजगाव रोड, ता . जि . रत्नागिरी, क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/ (टीसी) / ३२६६ / २०१९-२० / 
सन २०१९, दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " आहे. 


. 


“ 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी / (टीसी) / ३२६९ / सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , फणसोपकर कॉम्लेक्स 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , उद्यमनगर , ता . जि . रत्नागिरी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) /एचएसजी /(टीसी) / ३२६९/ २०१९-२० / सन 
२०१ ९, संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” आहे. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २ मे २०१ ९ . 


. 


एस . डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/ (टीसी)/ ३२७७ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येत की , दर्यावरी राव बहाददुर 
काकासाहेब सुर्वे कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मांडवी गेट वे ऑफ, ता . जि . रत्नागिरी, क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी )/ 
एचएसजी /( टीसी) / ३२७७ / २०१९ -२० / सन २०१९, दिनांक २९ मे २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ मे २०१ ९ . 


एस. डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


. 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी ) / एचएसजी /(टीसी) ३२८० / सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , महालक्ष्मी एक्झीक्युटीव्ह सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, खेडशी, ता.जि. रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/ ( टीसी)/ ३२८०/ २०१९ -२०/ सन २०१ ९, 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ मे २०१९ . 


एस . डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/ (टीसी) ३२७८ / सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , नंदादीप आर्केड सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिवाजीनगर, ता.जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी)/एचएसजी/(टीसी)३२७८ / २०१९ -२० / सन २०१९ , 
दिनांक ३१ मे २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " आहे . 


रत्नागिरी, 

एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी /( टीसी) / ३२७ ९ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , शिर्के प्लाझानिवासी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , जयस्तंभ , ता.जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/( आरटीजी )/ एचएसजी /(टीसी)/ ३२७९ /२०१ ९-२० / सन २०१ ९ , 
दिनांक ३१ मे २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था आहे . 


" 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर/ आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी/( टीसी)/ ३२७१/ सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , साईश्वरी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, थिबापॅलेस रोड, ता.जि. रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी )/ एचएसजी/ ( टीसी) ३२७१/ २०१९ -२० / सन २०१९, दिनांक 
९ मे २०१ ९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " आहे. 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ मे २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


३८ 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी)/ एचएसजी/ ( टीसी) / ३२७२ / १४ ९ ४ / सन २०१९ -२०२०. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , सनराईज 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , खेडशी , ता . जि . रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी /( टीसी) / ३२७२ / 
२०१ ९-२० / सन २०१९, दिनांक ९ मे २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी ” आहे . 


. 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक ९ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी )/ एचएसजी /( टीसी )/ ३२७३ / १४ ९ १/ सन २०१९ . -प्रमाणपत्र देण्यात येते की , फोडकर रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, उद्यमनगर , ता . जि . रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी )/ एचएसजी/ (टीसी)/ ३२७३ / २०१९ -२० / 
सन २०१९, दिनांक ९ मे २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी " आहे. 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक ९ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/ (टीसी) / ३२७४ / २१ ९ ४८ / सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , आठल्ये संकुल 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फाटक हायस्कूल शेजारी, परटवणे रोड , ता . जि . रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी )/ एचएसजी/ 
( टीसी)/ ३२७४ / २०१ ९-२० / सन २०१९, दिनांक १७ मे २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी " आहे. 


. 


. 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर, 
दिनांक १७ मे २०१ ९ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी ) / एचएसजी /( टीसी) / ३२७५/ २१ ९५३ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , अरिहंत सिटी प्राईड 
ग्लोरी ऑर्चिड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शिवाजीनगर , ता . जि . रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/(टीसी) / 
३२७५ / २०१९ -२० / सन २०१ ९, दिनांक १७ मे २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी आहे . 


" 


रत्नागिरी , 


दिनांक १७ मे २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी )/ एचएसजी / (टीसी )/ ३२७६ / सन २०१ ९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , वरद विनायक सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिवाजीनगर , ता.जि. रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) /एचएसजी/ (टीसी )/ ३२७६ / २०१९-२०/ सन 
२०१ ९, दिनांक २४ मे २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी " आहे. 


“ 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ मे २०१९ . 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी ) / एचएसजी / (टीसी )/ ३२७० / सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , समता मागासवर्गीय सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या. , रविंद्रनगर , कुवारबाव, ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी/ (टीसी) / ३२७० / २०१९-२० / 
सन २०१९, दिनांक ९ मे २०१९ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी " आहे. 


“ 


रत्नागिरी, 
दिनांक ९ मे २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी . 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१/ SRA/CO /OW/३०३६२/ सन २०१ ९.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, वास्तु शांती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस नं . ३६४- ए / २, मौजे मोगरा , ता . अंधेरी , विजय राऊत रोड , मेघवाडी स्टेशनजवळ , पंप हाऊस, अंधेरी ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०९ ३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यू.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी. /टी.सी. /१३००५ / सन २०१९, दिनांक ३ जुलै २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा., मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ४ जुलै २०१९ . 


, 


४० 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 

नगरविकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१९ 


सूचना 


क्रमांक टीपीबी. ४३१८ / २०१३ / प्र.क्र . १११/ २०१८ / नवि - ११.– ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई क्षेत्राची सुधारित विकास योजना शासनाने सन १९९१ 
१९९ ४ मध्ये मंजूर केली होती आणि ज्याअर्थी बृहन्मुंबई क्षेत्राची विकास नियंत्रण नियमावली, १९९१ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली 
१९९१ ” असा करणेत आलेला आहे.) शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना दिनांक २० फेब्रुवारी, १९९ १ अन्वयेमंजूर केली होती व 
दिनांक २५ मार्च, १९९१ पासून अंमलात आली होती . आणि ज्याअर्थी उक्त नियमावली, १९९१ मध्ये शासनाने वेळोवेळी फेरबदल मंजूर केले असून 
उक्त नियमावली, १९९ १ ही दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत लागू होती ; 

आणि ज्याअर्थी, विकास नियंत्रण नियमावली, १ ९९ १ च्या विनियम ३२, टेबल १४ (१ )( B ) (iii ) मध्ये फेरबदल प्रस्ताव शासनाने दिनांक ३ 
ऑक्टोबर , २००८ च्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर करून त्याद्वारे अधिमूल्य आकारणी करून अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याबाबतची तरतूद 
अंतर्भूत करण्यात आली. आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा 
करणेत आलेला आहे.) चे कलम १५४ च्या तरतुदींसह कलम ३७(१) अन्वये प्रदत्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने दिनांक २ मार्च, २०० ९ च्या 
आदेशान्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महापालिका ” असा करणेत आलेला आहे.) सुधारित विनियम ३२ मध्ये 
नविन उप कलम १४ समाविष्ट करणेसाठी फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित करणेबाबतचेनिर्देश दिले होते . आणि ज्याअर्थी या फेरबदलास मान्यता 
प्रलंबित असेपर्यंत उक्त सुधारीत तरतूद लगोलग अंमलात आणली होती. उक्त सुधारीत तरतुदीनुसार, जर मालक /विकासक पूर्वीचा मंजूर 
अतिरिक्त ०.३३ चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्यास इच्छूक नसतील आणि जर अशा अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाकरीता प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यात आले 
नसेल, तर अशा प्रकरणात अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाकरीता भरणा केलेले अधिमूल्य बिनव्याजी परत करण्याची तरतूद अंतर्भूत करण्यात 


आली ; 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने शैक्षणिक , वैद्यकीय संस्था, संस्थात्मक इमारती व तारांकित हॉटेल्स यांना देण्यात येणाऱ्या 
अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाकरिता आकारण्याचे अधिमूल्याबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये दिनांक १४ मार्च, २०१६ रोजी निर्देश 
दिले आहेत . आणि ज्याअर्थी, त्यामध्ये ज्या प्रकरणांमध्ये इरादापत्र ( LOI) दिल्यापासून ४ वर्षांमध्ये अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर केला 
नाही, अशा प्रकरणी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाकरीता भरणा करण्यात आलेले अधिमूल्य १० टक्के प्रशासकीय शुल्क वजा करून परत 
करण्याची 

तरतूद 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१, पोट - कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक 
टिपीबी-४३१७ / ६२९ / प्र.क्र . ११८ / २०१७/ वि.यो./ नवि-११ , दिनांक ८ मे, २०१८ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करणेत 
आलेला आहे.) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त 
नियमावली २०३४ 

असा करणेत आलेला आहे.) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट- ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( ई.पी.) 
वगळून उक्त अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम 
क्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून , २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली-२०३४ , दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८ पासून 
अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर उक्त अधिसूचनेस शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१८ रोजी पारित 
केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे उक्त नियमावली-२०३४ मधील सारभूत स्वरूपाचे बदल 
ईपी -१ ते ईपी १६८ ला ( ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठरावीक तरतुदी वगळून ) मंजूरी प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतुदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावली-२०३४ मधील 
काही तरतुदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिमूल्य आकारून अनुज्ञेय केलेला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक न वापरल्यास अधिमूल्य परत करण्याची तरतूद उक्त 
नियमावली, १९९१ मध्ये होती. तथापि , अनावधानाने उक्त तरतूद उक्त नियमावली-२०३४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली नाही. आणि ज्याअर्थी, 
अधिमूल्य परताव्याची तरतूद उक्त नियमावली-२०३४ मध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे . 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हितार्थ उक्त नियमावली-२०३४ मध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली सुधारणा करणे आवश्यक 
असल्याची शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे . (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करणेत आलेला आहे.) ; 

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट- कलम (१ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, 
पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक 
महिन्याचे मुदतीमध्ये हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . आणि 
याद्वारे सूचित करण्यात येते की, सदर सूचना शासन राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्यांचे कालावधीनंतर प्रस्तावित फेरबदल विचारात 
घेण्यात येईल ; 

शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , सोबतचे परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना शासन 
राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , 
ई- ब्लॉक , आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात. उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई 
यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती/ सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट- कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही 
करण्यात येईल 

शासनाचे दिनांक २ मार्च, २०० ९ चेदिलेले निर्देश अंमलात नाही. त्यामुळे शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम १५४( १) अन्वये नव्याने 
निर्देश देत आहे की , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक) चे उप कलम ( ग ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलास शासन मान्यता प्रलंबित असेपर्यंत 
प्रस्तावित फेरबदल लगोलग अंमलात येईल . 

उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१ कक ) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
( कायदा /नियम ) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


निर्मलकुमार पं . चौधरी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


परिशिष्ट 


( शासन नगरविकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टिपीबी ४३१८ / २१३/ प्र.क्र . १११/ २०१८ / नवि -११, दिनांक ८ ऑगस्ट , २०१ ९ 
सोबतचे परिशिष्ट ) 


Add New Clause 15 in Regulation No. 30 ( A ) of DCPR - 2034 : 


Regulation 30 (a ) ( 15 ) : 


( 1) If owner /developer does not want to utilize the additional FSI sanctioned under any 
provision of earlier sanctioned Developer Control Regulations, 1991/sanctioned Development 
Control and Promotion Regulations, 2034 and Commencement Certificate is not issued for 
such additional FSI, then the premium already paid to Government for such additional FSI 
shall be refundable after deducting 10 % administrative charges without any interest. 

( 2 ) The other terms and conditions which are mentioned in directive dated 14th March , 
2016 regarding levy of premium under section 154 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 shall be applicable, as amended from time to time. 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, 


शके १ ९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 8th August 2019. 


Notice 


11 


No. TPB 4318 /213 /CR - 111/2018 /UD -11.- Whereas , Revised Development Plan of Greater 
Mumbai was sanctioned by the State Government in the year 1991-1994 and whereas the 
Development Control Regulations of Greater Mumbai, 1991 (hereinafter referred to as the said 
DCR , 1991 " ) was sanctioned by the Government vide Urban Development Department s 
Notification dated 20th February 1991 to come into force with effect from 25th March 1991. And 
whereas, the said DCR , 1991 was in force upto dated 30th August 2018. And whereas , from time to 
time Government has santioned modifications in the said DCR , 1991 ; 


And whereas, Government vide Notification dated the 3rd October 2008 had sanctioned 
modification in Regulation 32 , Table 14 ( 1) ( B ) (iii) thereby provision of allowing additional F.S.I. 
on payment of premium was inserted in the said DCR , 1991 and whereas , in exercise of powers 
vested under section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act. (hereinafter 
referred to as " the said Act ") read with provision of Section 154 of the said Act, Government vide 
order dated 2nd March 2009 had given directions to the Municipal Corporation of Greater Mumbai 
(hereinafter referred to as " the MCGM " ) to initiate modification to insert new clause No. 14 in 
amended Regulation 32 of said DCR , 1991. And whereas, Pending sanction to these modification , 
said modified provision was brought into force forhwith , As per said modified provision , in cases 
where owner/developer does not want to utilize the already sanctioned additional 0.33 FSI and If 
commencement certificate is not issued for such additional FSI , then in such cases premium paid 
for such additional FSI shall be refunded without any interest ; 

And whereas , Government in Urban Development Department has issued directions Under 
Section 154 of the said Act on 14th March 2016 regarding levy of premium in respect of permitting 
additional FSI for Educational, Medical Institution , Institutional Building and Star Category 
Hotels. And whereas there is a provision wherein cases where additioanl FSI is not utilized within 
four years from the date of letter of Intent (L.O.I. ) premium collected towards additional FSI can 
be refunded by deducting 10 % administration charges ; 

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 31 of the said 
Act , the State Government vide Notification No. TPB -4317 /629/CR - 118 / 2017/DP /UD - 11 , dated the 
8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification " ) has accorded sanction to the 
Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai alongwith the Development Control and 
Promotion Regulations - 2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said 
Regulations " ) with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification 
excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said 
Notification . And whereas, Government has issued corrigendum of even number dated 22nd June, 
2018 as per which the said Regulations have came into force from 1st September 2018. And whereas , 
thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated the 29th 
June, 2018 to the said Notification , which is published in Government Gazette , dated 30th June, 
2018 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 


४३ 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 
has sanctioned EP- 1 to EP- 168 (Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance ) 
in the Development Contol and Promotion Regulations-2034 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated the 12th November 
2018 has issued corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to 
clarify and co-relate certain provisions of said Regulations for its proper interperetation ; 

And whereas , there was a provision for refund of premium in paid FSI in DCR , 1991 wherein 
additional FSI is not utilized , However , due to oversight said provision is not incorporated in the 
said Regulations. And whereas , Government finds it necessary to incorporate the provision of 
refund in the said Regulations ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department is of the opinion that in 
the public interest it is expedient to modify the said Regulations , as specifically described in the 
Schedule attached herewith ; (hereinafter referred to as the proposed modification ") ; 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act ; and of all other powers enabling 
it in this behalf , Government hereby publishes a Notice for inviting objections and suggestions 
from any persons with respect to proposed modification , as required by clause (a ) of sub -section 
( 1AA ) of section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby , and 
notice is hereby given that the said proposed modification will be taken into consideration by the 
Government of Maharashtra after the expiry of one month from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra Government Gazette . 


The Government is further pleased to inform that any objections/suggestions in respect of 
the proposed modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded , before 
the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government 
Gazette , to the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai, having his office at ENSA 
Hutments, E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections or 
suggestions , which may be received by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai 
within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub -section ( 1AA ) of 
section 37 of the said Act . 


The directives issued on 2nd March 2009 is not in force . Therefore the Government issues a 
fresh directives under section 154 ( 1 ) of the said Act that, pending sanction to the proposed 
modification under clause (c) of Section 37 ( 1AA ) of the said Act by the Government, the proposed 
modification shall come into force forthwith . 


This Notice under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act shall also be available on the 
Government of Maharashtra website www.maharashta.gov.in (Acts/Rules). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 


Under Secretary to Government. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९/ श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 

Schedule 


Accompaniment to the Government in Urban Developmenft Department Notice 
No. TPB - 4318 / 213 /CR - 111/2018 /UD - 11, dated 8th August, 2019 . 

Add New Clause 15 in Regulation No. 30 (A ) of DCPR - 2034 . 
Regulation 30 (A ) ( 15 ) : 

( 1 ) If owner /developer does not want to utilize the additional FSI sanctioned under any 
provision of earlier sanctioned developer Control Regulations, 1991/sanctioned Development 
Control and Promotion Regulations , 2034 and Commencement Certificate is not issued for 
such additional FSI, then the premium already paid to Government for such additional FSI 
shall be refundable after deducting 10 % administrative charges without any interest. 

( 2 ) The other terms and conditions which are mentioned in directive dated 14th March 
2016 regarding levy of premium under scetion 154 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 shall be applicable, as amended from time to time. 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 


Under Secretary to Government. 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 

नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ 


सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६. 


" 


. 


~ 


“ 


क्रमांक टीपीबी. ४३१८ / ४५४ /प्र.क्र . ८२ / २०१९ / नवि -११.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे .) चे कलम ३१ , पोट- कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य 
शासनाने अधिसूचना क्र . टीपीबी . ४३१७ / ६२९/ प्र.क्र . ११८ / २०१७/वि.यो. / नवि -११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आलेला आहे.) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना-२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात 
आलेला आहे.) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट- ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे 
फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त 

अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ 
पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून 
सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, न.भू.क्र . ५८ ९ ओ ( पै) मौजे पहाडी - गोरेगाव (पूर्व), मुंबई क्षेत्र -२.०३ हे . ही जमीन (यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे.) नाविकास विभागात दर्शविली असून उक्त जमिनीच्या दक्षिणेकडील काही भाग 
स्मशानभूमीकरिता आरक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ एमएमआरडीए ” असा करण्यात आला आहे .) 
दिनांक ३० जून २०१८ च्या शासन अधिसूचनेद्वारे उक्त जमिनीकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ४० अन्वये “ विशेष नियोजन प्राधिकरण ” ( 

( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे.) म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ रोजीचेपत्रान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमिनीचा वापर बदल करून 
मेट्रो भवन आणि मेट्रो रेल व अनुषंगिक वापर ” करिता आरक्षित करणेबाबत विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने त्यांचेकडील दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे पत्राद्वारे त्यांचे अभिप्राय सादर केले असून उक्त 
जमिनीपैकी ५००० चौ.मी. क्षेत्र मा . उच्च न्यायालयाचे जनहित याचिका क्र . ६६/२०१७ मधील दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे आदेशाप्रमाणे 
ख्रिश्चन दफनभूमीकरिता दिली असल्याचे त्यांनी कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, एमएमआरडीए ने केलेली विनंती आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अहवाल विचारात घेता खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केल्यानुसार सदर प्रकरणी उक्त जमिनीपैकी ख्रिश्चन दफनभूमीकरिता दिलेली जागा वगळून उर्वरित जागेचा वापर बदल करून सदरची जागा 

मेट्रोभवन आणि मेट्रोरेल व अनुषंगीक वापर " याकरिता आरक्षित करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली 
आहे ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे.) ; 

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम (१कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, 
पोट - कलम (१ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक 
महिन्याचे मुदतीमध्ये हरकती / सूचना मागविण्यासाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे ; 

शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/ सूचना शासन 
राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , 
ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई 
यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट -कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही 
करण्यात येईल ; 


“ 


. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८ , २०१९/ श्रावण ३१ - भाद्र ६, शके १९ ४१ 
प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे 


(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे कार्यालय, वांद्रे- कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 
( २) प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन ), बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
( ३ ) उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, इन्सा हटमेंट, ई-ब्लॉक , आझाद मौदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 

परिशिष्ट 


Part of land bearing CTS No. 589A ( part) of village Pahadi-Goregaon (E.) admeasuring 
about 5000 sq.mt. is reserved for Cemetery and remaining land is proposed to be deleted 
form No Development Zone and is proposed to be included in Residential Zone and to reserve 
it for Metro Bhavan and Metro rail allied users as more specifically shown on the plan attached 
herewith . " . 


सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे/नियम) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं. चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 


४७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th August 2019 

Notice 
No. TPB - 4318 /454/CR - 82 /2019 /UD - 11.- Whereas, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said Act ” , the State Government vide Notification No. TPB -4217 /629 /CR - 118 / 
2017 /DP /UD - 11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has 
accorded sanction to the Draft Development Plan -2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred 
to as “ the said Development Plan " ) alongwith the Development Control and Promotion 
Regulations -2034 for Greater Mumbai with modifications shown in Schedule -A appended to the 
said Notification excluding the substantial modifications as shown in Schedule- B appended to 
the said Notification . And whereas , Government has issued corrigendum of even number dated 
22nd June 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has came into 
force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum 
and Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification , which is published 
in Government Gazette, dated 30th June 2018 ; 


And whereas , as per the said Development Plan , land bearing CTS No. 589A (Part ) of Village 
Pahadi-Goregaon (East), Mumbai admeasuring 2.03 Ha. (hereinafter referred to as “ the said land ” ) 
is shown in No Development Zone and part of the said land in south portion is reserved for 
Cemetery ; 

And whereas, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred 
to as “ MMRDA ”) is appointed as Special Planning Authority (hereinafter referred to as “ the 
said Authority ” ) under section 40 of the said Act for the said land vide Government Notification 
dated 30th June 2018 ; 


> 


And whereas, the said Authority vide its letters dated 27th August 2018 has requested the 
Government to change the land use of said land in the said Development Plan and reserve it for 
“ Metro Bhawan and Metro rail Allied users " ; 

And whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai, vide its letter dated 9th October 
2018 has submitted remarks that , as per the order of the Honourable High Court dated 17th 
November 2017 in PIL 66/2017 , the land admeasuring 5000 sq . mt. out of the said land is handed 
over for Christian Cemetery ; 

And whereas, considering the request of the said Authority and Report of the Municipal 
Corporation of Greater Mumbai, the Govt. is satisfied that in the public interest it is expedient to 
change the land use in respect of portion of the said land , Excluding the land given for Christian 
Cemetery and reserve it for "Metro Bhawan and Metro Rail allied users " as more specifically 
described in the schedule given below (hereinafter referred to as " the proposed modification "); 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers vested in it under sub -section ( 1AA ) of section 37 of the said Act, and all other powers 
enabling it in this behalf, the Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ 
suggestions from any person with respect to the proposed modification , as required by clause (a ) 
of sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act , within a period of one month from the date of 
publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette ; 

The Government is futher pleased to inform that any objections, suggestions upon the 
proposed midification received before the expiry of one month from the date of publication of this 
notice in the Maharashtra Government Official Gazette be forwarded to the Deputy Director of 
Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 
Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections or suggestions , which may be received by the 
Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai within the said period shall be dealt with in 
accordance with the provisions of sub -section ( 1AA ) of section 37 of the said Act; 

A plan showing the proposed modification shall be kept open for the inspection of the general 
public at the following places : 

( 1 ) Office of the Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development 

Authority , Bandra -Kurla Complex , Bandra (East), Mumbai-51. 
(2 ) Office of the Chief Engineer (Development Plan ), Municipal Corporation of Greater 

Mumbai,Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 
( 3 ) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai, having his office at 
ENSA Hutments, E -Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. 

Schedule 
" Part of land bearing C.T.S. No. 589 A (part) of village Pahadi Goregaon (E.) admeasuring 
about 5000 sq.mt. is reserved for Cemetery and remaining land is proposed to be deleted from 
No Development Zone and is proposed to be included in Residential Zone and to reserve it for 
Metro Bhavan and Metro rail allied users as more specifically shown on the plan attached 
herewith ." 


This Notice shall also be avaliable on the Govt. of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in (Act/Rules ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 


Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ ४ ९ 


उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) ठाणे, तथा भूसंपादन अधिकारी, ठाणे यांजकडून 

दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय , कोर्ट नाका, ठाणे (प.) ४०० ६०१ 


क्रमांक पुनर्वसन / का -६ / टे -१/ कावि -४८० / १४८७ 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
खाजगी व आदिवासी जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ३२ (१ ) अन्वये अंतिम 

भूसंपादन करणेबाबत 


ज्याअर्थी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ३ ) याच्या कलम १ पोटकलम ( ३ ) 
काढण्यात आलेली व दिनांक- १४/०२/ २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना क्र. आयडीसी २०१९/ प्र.क्र.९ ०/उद्योग-१४ 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय , मुंबई अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहा चे उपबंध हे, त्या अधिसूचनेच्या 
अनुसूचीत विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०१ ९ च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या १४ व्या दिवसापासून अमंलात येतील 
अशा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यामधील अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्त प्रमाणे अंमलात 
आले आहेत अशा क्षेत्रात आहे ; 


आणि ज्याअर्थी उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहे,अशा क्षेत्रात 
असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ असा उक्त निर्देश 
करण्यात आला आहे.) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दीष्टांच्या पुष्ट्यर्थ असेल अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनार्थ, आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य 
शासनास प्रदान करण्यात आलेली आहे 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम दोन खंड ( ग) अन्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना 
क्र . आयडीसी २०१ ९/ प्र.क्र.९०/ उद्योग-१४, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई च्याद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास नियम , १ ९ ६२ यांच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत , अशी 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३, पोट कलम ( २) कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार 
पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन ) ठाणे , तथा भूसंपादन अधिकारी ठाणे यांची विशेषरीत्या नेमणूक करण्यात 
आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसीत करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता म्हणून 
सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहे असे उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) तथा भूसंपादन 
अधिकारी ठाणे यांचे मत झालेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, पोट कलम (१) व उक्त अधिसुचना या खालील राज्य शासनाच्या 
शक्तीचा वापर करून, मी उपेंद्र तामोरे , उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) तथा भूसंपादन अधिकारी ठाणे, याद्वारे यामध्ये वर्णन 
केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ संपादन करण्यात येणार आहेत ; 


ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ चे उपकलम ( ४ ) अन्वये सदरची जमीन पूर्णपणे व तीचेवर कोणाचाही 
कोणत्याही स्वरुपातील अधिकार किंवा हितसंबंध न- राहता शासनाकडे वर्ग झाली आहे 


• 


ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ चे उपकलम (५ ) अन्वये सदरच्या जमिनीचा ताबा शासनातर्फे निम्नस्वाक्षरी 
करणार यांनी ३० दिवसात घेणेचा आहे ; 


ज्याअर्थी सोबतच्या अनुसूचीतील जमिनी पर्यावरण अतिसंवेदनशील क्षेत्रात असल्याचे निदर्शनास आल्यास, 
सदर जमिनीस पर्यावरण व वने यांचे कायदे, अटी व शर्ती लागू राहतील . 


आपणांस सूचीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाचे कलम ३३ चे उपकलम (२ ) अन्वये सदर जमिनीच्या संपादन 
मोबदल्याचा करारनामा करण्यासाठी आपण कार्यालयीन वेळेत सुट्टीचेदिवस वगळता उपस्थित रहावे. 


भाग एक ( कोविपु) -- ७ 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८, २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची 
मौजे खर्डी तालुका शहापूर जिल्हा ठाणे 


१ . 


खाजगी जमीन भूसंपादन 


करावयाच्या जमिनीचे 

भूमापन क्र . 


गा.न.नं .७/१२ 
प्रमाणे 

एकूण 
क्षेत्र 
( हे.आर ) 
१.०१.०० 
१.३०.०० 
१.१२.३० 
०.५१.६० 
०.२ ९.३० 
०.० ९ .६० 
०.१८.५० 
०.१८.५० 
०.३ ९.४० 
०.३५.९ ० 
०.११.९ ० 
०.१२.४० 


भूसंपादन 
करावयाच्या 
जमिनीचे क्षेत्र 
( हे.आर ) 
१.०१.०० 
१.३०.०० 
१.१२.३० 
०.५१.६० 
०.२ ९.३० 
०.० ९ .६० 
०.१८.५० 
०.१८.५० 
०.३ ९ .४० 
०.३५.९ ० 
०.११.९ ० 
०.१२.४० 
०.०४.०० 
०.३६.९ ० 
०.०२.०० 


०.०४.०० 


०.०६.६० 


१६२/ १ / अ 
१६२/ १/ ब 

१६३ 
१६४/१ 
१६४/२ 
१६४/३ 
१६४/४ 
१६४/५ 
१६५/१ 
१६५/२ 
१६५/३ 
१६५/४ 
१६६/१ 
१६६/२ 
१६६/३ 
१६६/४ 
१६६/५ 
१६६/६ 
१६६/७ 
१६६/८ 
१६७/१ 
१६७/२ 
१६७/३ 
१६७/४ 
१६७/५ 
१६७/६ 
१६८/१ 
१६८ / २/ अ 
१६८ / २ / ब 

१६ ९ / १ 
१६ ९ / २ / अ 
१६ ९ / २ / ब 
१६ ९ / ३ / क 
१६ ९ / ४ / अ 
१६ ९ / ४ / ब 
१७० / अ 
१७० / ब 


०.३६.९ ० 
०.०२.०० 
०.०६.६० 
०.०८.८० 
०.६५.१० 
०.५१.६० 
०.०२.०० 
१.०६.९ ० 
०.०६.६० 
०.१३.१० 


०.०७.८० 


०.०४.५० 
०.०५.८० 
०.१८.०० 
०.८२.८० 
०.६७.४० 

१.१३.०० 
०.८४.०० 
०.८२.०० 
०.८१.०० 


०.०८.८० 
०.६५.१० 
०.५१.६० 
०.०२.०० 
१.०६.९ ० 
०.०६.६० 
०.१३.१० 
०.०७.८० 
०.०४.५० 
०.०५.८० 
०.१८.०० 
०.८२.८० 
०.६७.४० 
१.१३.०० 
०.८४.०० 
०.८२.०० 
०.८१.०० 


०.४०.०० 


०.४०.०० 
१.१८.०० 


१.३१.५० 
०.५२.६० 


१.१८.०० 
१.३१.५० 
०.५२.६० 


१७१/१ 
१७१/२ 
१७१/३ 
१७१/४ 


०.४४.५० 
०.६ ९ .३० 
०.०७.६० 
०.३७.९ ० 


०.४४.५० 
०.६ ९ .३० 
०.०७.६० 
०.३७.९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १ ९४१ ५१ 


२० ९ / १ 
२० ९ / २ 
२० ९ / ३/ अ 
२० ९ / ३ / ब 

२१०/१ 
२१०/२ 
२१०/३ 


४.४५.०० 
३.२४.०० 
१.६०.०० 
०.७२.०० 
०.६०.०० 
०.६३.०० 
०.११.०० 
३०.५६.७० 


४.४५.०० 
३.२४.०० 
१.६०.०० 
०.७२.०० 
०.६०.०० 
०.६३.०० 

०.११.०० 
३०.५६.७० 


एकुण 


२ . 


मौजे पिंपळपाडा , तालुका शहापुर, जिल्हा ठाणे 


खाजगी जमीन भूसंपादन 


करावयाच्या जमिनीचे 

भूमापन क्र . 


गा.न.नं.७ / १२ 
प्रमाणे एकूण 

क्षेत्र 
( हे.आर ) 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


भूसंपादन 
करावयाच्या 
जमिनीचे क्षेत्र 
( हे.आर ) 
१.९ १.०० 
१.५७.०० 
०.२५.०० 
१.५ ९ .०० 
१.५४.०० 
२.४४.२० 
८.५४.२३ 
०.६३.०० 
०.२६.०० 
०.९९.१० 
०.०४.५० 
०.०४.५० 
०.९ ६.१० 
०.४४.८० 


७ 


१.९ १.०० 
१.५७.०० 
०.२५.०० 
१.५ ९ .०० 
१.५४.०० 
२.४४.२० 
९ .७७.५० 
०.६३.०० 
०.२६.०० 
०.९९.१० 
०.०४.५० 
०.०४.५० 
०.९ ६.१० 


८ पै. 


९ 
१० 


११ 
१२ 
१३ 


१४ 
१५ 


०.४४.८० 


०.०४.३० 


१६ 
१८ 


०.०४.३० 
१.१५.०० 


२० 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२६ 
२७/ अ 
२७/ ब 
२८ 
२ ९ 
३०/१ 
३०/२ 
३०/३ 
३०/४ 
३०/५ 
३०/६ 


०.५०.१० 
१.२१.१० 
०.२७.८० 
०.६३.३० 
०.०५.३० 
०.०८.०० 
१.४८.०० 
२.७५.०० 
२.०७.२० 
१.२१.७० 
१.०१.०० 
०.०३.०५ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 


१.१५.०० 
०.५०.०१ 
१.०१.१० 
०.२७.८० 
०.६३.३० 
०.०५.३० 
०.०८.०० 
१.४८.०० 
२.७५.०० 
१.९ ७.०० 
१.२१.७० 
१.०१.०० 
०.०३.०५ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 
०.०३.१४ 


०.०२.८८ 


०.०३.१४ 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


०.०४.०५ 


३०/७ 
३०/८ 
३०/ ९ 
३०/१० 


०.०२.९ ४ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 


०.०४.०५ 
०.०२.९ ४ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 


३०/११ 
३०/१२ 
३०/१३ 
३०/१४ 
३०/१५ 
३०/१६ 
३०/१७ 
३०/१८ 
३० / १ ९ 
३०/२० 
३०/२२ 
३०/२३ 
३०/२४ 
३०/२६ 
३०/२७ 
३०/२८ 
३० / २ ९ 
३०/३० 
३०/३१ 
३०/३२ 
३०/३३ 
३०/३४ 
३०/३५ 
३०/३६ 
३०/३७ 
३०/३८ 
३० / ३ ९ 
३०/४० 
३०/४१ 
३०/४२ 
३०/४३ 
३०/४४ 
३०/४५ 
३०/४६ 
३०/४७ 
३०/४८ 
३०/ ४ ९ 
३०/५० 
३०/५१ 
३०/५३ 
३०/५४ 
३०/५५ 
३०/५६ 
३०/५७ 


०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०३.२२ 
०.०२.९ ७ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 
०.०२.८२ 
०.०४.८६ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०३.९ ८ 
०.०३.९ ८ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०४.७४ 
०.०२.८० 


०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०३.२२ 
०.०२.९ ७ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 
०.०२.८८ 
०.०२.८२ 
०.०४.८६ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०३.९ ८ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०२.८२ 
०.०४.७४ 
०.०२.८० 
०.०३.२७ 
०.०३.५८ 
०.०३.८० 
०.०३.५७ 
०.०२.९ ७ 
०.०३.१० 
०.०३.१० 
०.०३.९ ६ 
०.०३.५० 
०.०३.५० 
०.०३.५० 
०.०३.६३ 
०.०३.७१ 
०.०३.३१ 
०.०४.५० 
०.०३.२० 
०.०३.०० 
०.०३.१२ 
०.०२.८८ 
०.०३.७० 
०.०३.५० 


०.०३.२७ 
०.०३.५८८ 
०.०३.८० 
०.०३.५७ 
०.०२.९ ७ 
०.०३.१० 
०.०३.१० 
०.०३.९ ६ 
०.०३.५० 
०.०३.५० 
०.०३.५० 
०.०३.६३ 


०.०३.७१ 
०.०३.३१ 
०.०४.५० 
०.०३.२० 
०.०३.०० 
०.०३.१२ 
०.०२.८८ 
०.०३.७० 
०.०३.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ ५३ 


३०/५८ 
३० / ५ ९ 
३०/६० 
३०/६१ 
३१ 


३२ 
३३ 


३४ 


३५ 
३६ 


३७ 


३ 


३ ९ 


०.०३.९ १ 
०.०३.७७ 
०.०३.९ ५ 
०.०५.३३ 
१.९ ६.८० 
०.४५.५० 
०.११.८० 
५.६४.९ ० 
०.२ ९.६० 
०.२०.०० 
२.७१.०० 
०.६३.७० 
०.१६.०० 
२.५८.३० 
०.१६.०० 
०.१६.२० 
३.०१.१० 
०.०१.५० 
०.००.५० 
०.१६.७० 
१.५७.३० 
०.९ ५.०० 
१.४०.०० 
१.० ९.४० 
०.०३.०० 
१.७१.६० 


४० 


४१ 
४२ 


४३ 


४४ 


४५ 


४६ 


४८ 


४ ९ 


५० 
५१ 


०.०३.९ १ 
०.०३.७७ 
०.०३.९ ५ 
०.०५.३३ 
१.९ ६.८० 
०.४५.५० 
०.११.८० 
५.६४.९ ० 
०.२ ९.६० 
०.२०.०० 
२.७१.०० 
०.६३.७० 
०.१६.०० 
२.५८.३० 
०.१६.०० 
०.१६.२० 
३.०१.१० 
०.०१.५० 
०.००.५० 
०.१६.७० 
१.५४.३० 
०.९ ५.०० 
१.४०.०० 
१.० ९.४० 
०.०३.०० 
१.६८.६० 
०.४०.८० 
०.३२.६० 
०.२४.०० 
०.१३.०८ 
४.७४.२० 
०.०१.५० 
०.५७.२० 
०.८६.३० 
१.१ ९.०० 
०.०१.८० 
१.२५.०० 
२.००.०० 
३.११.०० 
०.३९ .०० 
२.०८.१० 
०.०१.०० 
०.२८.०० 
०.६३.९ ० 
१.१५.०० 


५२ 
५३ 


५ ९ पै 


०.४०.८० 


६० 
६१ 
६२ पै 


०.३२.६० 
०.२४.०० 
०.१३.०८ 
४.७४.२० 
०.१८.७० 


७४ 


७६ 


७७ 


०.५७.२० 
०.८६.३० 


७८ 


७ ९ 


८० 


८२ 
८३/ १ / अ / २ 
८३/ १ / ब 
८३/२ 


१.१ ९ .०० 
०.०१.८० 
१.२५.०० 
२.००.०० 
३.११.०० 


०.४०.०० 


८४ 


८५ 
८६ 


८७/१ 
८७/२ 
८८ 


२.०८.१० 
०.०१.०० 
०.२८.०० 
०.६३.९ ० 
१.१५.०० 
०.४७.८० 
२.८५.०० 
२.८०.१० 


०.४७.८० 


२.३ ९ .०१ 
२.८०.१० 


९ १/ अ 


भाग एक ( कोविपु) -- ८ 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 


९ १ / ब 
९ २ 
९ ३ 
९ ४ 
९ ६ 
९ ७ 


१.४७.०० 
०.६०.१० 
०.११.६० 
०.२ ९ .०० 
०.३९.०० 
०.३५.०० 
१.४२.०० 
०.०८.०० 
०.६६.०० 
६.५३.०० 


१.४७.०० 
०.६०.१० 
०.११.६० 
०.२ ९ .०० 
०.३ ९ .०० 
०.३५.०० 
१.४२.०० 


९ ८ 


०.०८.०० 
०.६६.०० 
४.००.०० 


९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३/१ 
१०३/ २ / अ 
१०३/ २ / ब 
१०३/ २ / क 
१०३/२/१ 
१०३/२/२ 
१०३/२/३ 
१०३/२/४ 
१०३/२/५ 
१०३/२/६ 
१०३/२/७ 
१०३/२/८ 
१०३ / २ / ९ 
१०३/२/१० 
१०३/२/११ 
१०३/२/१२ 
१०३/२/१३ 
१०३/२/१४ 
१०३/२/१५ 
१०३/२/१६ 
१०३/२/१७ 
१०३/२/१८ 

१०४ 
१०५ 
एकुण 


०.००.८० 
२.२९ .०० 
०.११.९ ० 
०.३१.९ ५ 
०.०४.११ 
०.०३.५८ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०३. ०० 
०.०२.८ ९ 
०.०२.९ १ 
०.०२.९ १ 
०.०३.०० 
०.०३.२५ 
०.०३.२५ 
०.०२.९ ० 
०.०३.५५ 
०.०३.१५ 
०.०३.४० 
०.१४.३० 

०.०३.०० 
१०३.०१.४२ 


०.००.८० 
२.२ ९ .०० 
०.११.९ ० 
०.३१.९ ५ 
०.०४.११ 
०.०३.५८ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०२.८ ९ 
०.०३. ०० 
०.०२.८० 
०.०२.९ १ 
०.०२.९ १ 
०.०३.०० 
०.०३.२५ 
०.०३.२५ 
०.०२.९ ० 
०.०३.५५ 
०.०३.१५ 
०.०३.४० 
०.१४.३० 


०.०३.०० 


९ ८.२३.४२ 


३ . 


मौजे वरस्कोळ , तालुका शहापुर, जिल्हा ठाणे 


गा.न.नं .७/१२ 


खाजगी जमीन 
भूसंपादन करावयाच्या 
जमिनीचे भूमापन क्र . 


प्रमाणे एकूण 


पर्डी नं . १/१ 
पर्डी नं . १/२ 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 
०.०६.६० 
०.२५.८० 
०.३८.७० 
०.३८.४० 


भूसंपादन 
करावयाच्या 
जमिनीचे क्षेत्र 
( हे.आर ) 
०.०६.६० 
०.२५.८० 
०.३८.७० 
०.३८.४० 
०.५०.१० 


१/१ 
१/२ 


१/३ 


०.५०.१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १ ९४१ ५५ 


२/ १/ अ 
२/ १ / ब 
२/ ३/ अ 
२ / ३/ ब 
२ / ४ अ 
२ / ४ ब 
२ / ५ अ 
२ / ५ ब 

३/१ 
३ / २ / १/ अ 
३ / २ / १/ ब 
३ / २ / १/ क 
३ / २ / २ / अ 
३ / २ / २ / क 
३/ २/ २/ ड 

३/३ 
४/१ 
४/१/१ 
४/२/२ 
४ / ३ / अ 
४/ ३/ ब 
५/१ 
५/२ 

६/१ 
६/२/१ 
६/ २/ ३/ अ 

७/१ 
७/२ 
७/३ 
८ 


०.४१.५० 
०.४४.५० 
०.२१.८० 
०.२१.४० 
०.०३.५० 
०.०३.१० 
०.०१.३० 
०.०१.०० 
०.८५.०० 
०.८ ९ .०० 
०.२४.०० 
२.२ ९ .०० 
२.४३.०० 
०.०२.०० 
०.१२.०० 
१.१३.०० 
१.७८.०० 


०.४१.५० 
०.४४.५० 
०.२१.८० 
०.२१.४० 
०.०३.५० 
०.०३.१० 
०.०१.३० 
०.०१.०० 
०.८५.०० 
०.८ ९.०० 
०.२४.०० 
२.२ ९ .०० 
२.४३.०० 
०.०२.०० 
०.१२.०० 
१.१३.०० 
१.७८.०० 
१.४४.०० 
१.५८.०० 
०.५१.०० 
०.७४.०० 
०.४५.३० 
०.०७.३० 
२.५२.०० 
१.२५.०० 
१.०६.०० 
१.५५.२० 
०.१०.६० 
०.१ ९.२० 
०.६४.७० 
०.३५.७० 
०.८३.५० 
०.११.९ ० 
०.११.१० 
०.०२.८० 


१.४४.०० 
१.५८.०० 
०.५१.०० 


९ 


१०/१ 
१०/२ 
१०/३ 
१०/४ 

११ 
१२/१ 
१२/२ 
१३ 


०.७४.०० 
०.४५.३० 
०.०७.३० 
२.५२.०० 
१.२५.०० 
१.०६.०० 
१.५५.२० 
०.१०.६० 
०.१९ .२० 
०.६४.७० 
०.३५.७० 
०.८३.५० 
०.११.९ ० 
०.११.१० 
०.०२.८० 
०.४५.३० 
२.०४.९ ० 
०.३४.९ ० 
१.०८.२० 
२.१ ९.५० 
०.६२.२० 
०.० ९ .६० 
०.३३.४० 
१.२२.०० 
१.२१.०० 
०.३६.०० 
०.७३.०० 
२.१ ९.०० 


१४ 


१५/१ 
१५/२ 
१५/३ 
१६/ १ / अ 
१६/ १ / ब 
१६/२/१ 
१६/२/२ 
१६/३ 


०.४५.३० 
२.०४.९ ० 
०.३४.९ ० 
१.०८.२० 
२.१ ९.५० 
०.६२.२० 
०.० ९ .६० 
०.३३.४० 
१.२२.०० 
१.२१.०० 
०.३६.०० 
०.७३.०० 
२.१ ९ .०० 


भाग एक ( कोविपु)-अ 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १ ९ ४१ 


०.९ ३.०० 
०.२२.८० 
०.५२.१० 
०.३०.३० 
०.२८.१० 
०.३८.५० 
१.१७.४० 

१.०७.० 
०.९ ७.०० 
१.१२.०० 
१.३३.०० 
१.३३.०० 
०.८५.०० 


०.७४.०० 


१.२१.२० 
०.१४.९ ० 
०.० ९.६० 
१.९ १.२० 


०.४०.०० 


१६/४ 
१७/ १ / अ 

१७/ ब 
१८ / १ / अ 

१८/२ 
१८ / १/ ब 

१ ९ 
२०/१ 
२०/२ 
२०/३ 
२०/४/१ 
२०/४/२ 
२०/५ 
२०/६ 
२१/१ 
२१/२ 
२१/३ 
२२ 
२३/१ 
२३/२ 
२३ / २ / अ 
२३/ ३ / ब 
२३/४ 

२४ 
२५/१ 
२५/ २ / अ 
२५ / २/ ब 
२५/३ 
२५/४ 
२५/५ 
२६/१ 
२६/ २ / अ 
२६/ २/ ब 
२६/३ 
२८/१ 
२८/२ 
२८/३ 
२८/४ 
३५/१ 
३६/१ 
३७/ २/ पै 
३७/४ 
३७/५ 
३७/६ 
३७/७ 
३८/१ 
३८/२ 
३८/३ 


०.९ ३.०० 
०.२२.८० 
०.५२.१० 
०.३०.३० 
०.२८.१० 
०.३८.५० 
१.१७.४० 
०१/०७/०० 
०.९ ७.०० 
१.१२.०० 
१.३३.०० 
१.३३.०० 
०.८५.०० 
०.७४.०० 
१.२१.२० 
०.१४.९ ० 
०.० ९ .६० 
१.९ १.२० 
०.४०.०० 
०.९ ७.०० 
३.३६.०० 
२.७५.०० 
०.४ ९.०० 
०.३८.४० 
१.७८.०० 
०.३०.०० 
०.२७.०० 
०.०८.०० 
१.५२.०० 
०.४६.०० 
१.३५.५० 
०.०६.१० 
०.०४.०० 
०.२२.८० 
१.८ ९.१० 
०.१५.२० 
०.०३.१० 
०.०३.०० 
०.२४.५० 
०.८५.०० 
१.०६.१० 
२.२५.०० 
१.११.०० 
०.२५.०० 
०.०३.०० 
२.०६.७० 
०.२६.०० 
०.०७.६० 


०.९ ७.०० 
३.३६.०० 
२.७५.०० 
०.४ ९ .०० 
०.३८.४० 
१.७८.०० 
०.३०.०० 
०.२७.०० 


०.०८.०० 


१.५२.०० 
०.४६.०० 
१.३५.५० 
०.०६.१० 
०.०४.०० 
०.२२.८० 
१.८ ९ .१० 
०.१५.२० 
०.०३.१० 
०.०३.०० 
०.२४.५० 
०.८५.०० 

१.०६.१० 
०२/२५/०० 

१.११.०० 
०.२५.०० 
०.०३.०० 
२.०६.७० 
०.२६.०० 
०.०७.६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २२-२८ , २०१९ / श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १ ९ ४१ ५७ 


०.०२.०० 
०.० ९.९ ० 
०.१२.८० 
१.५२.५० 
१.५२.५० 


०.०४.०० 


०.८ ९.०० 


०.४४.०० 
२.२७.०० 


०.४०.०० 


३८/४ 
३८/५ 
३८/६ 
३ ९ / १ / १ 
३ ९ / १ / २ 
३ ९ / २ 
३ ९ / ३ 
३ ९ / ४ 
४०/१ 
४०/२ 
४०/३ 
४०/५ 

४०/६ 
४० / ७ / ब 
४१/१ 
४१/२ 
४१/३ 
४१/४ 
४१/५ 
४१/६ 
४१/७ 
४१/८ 
४२/२ 
४२/३ 
४२/४ 
४२/६ 
४२/७ 
४२/८ 
४२/ ९ 
४२/१० 

४८ 
६४ पै 
६५/१ 
६६/१ 
६६/२ 
६७/१ 
६७/ २/ ब 
६८/१ 
६८/२ 
६८/३ 
६८/४ 
६८/५ 
६८/६ 
६ ९ / १ 
६ ९ / २ 
६ ९ / ३ 
६ ९ / ४ 
६ ९/ ५ 


०.०२.०० 
०.० ९.९ ० 
०.१२.८० 
१.५२.५० 
१.५२.५० 
०.०४.०० 
०.८ ९ .०० 
०.४४.०० 
२.२७.०० 
०.४०.०० 
०.८ ९ .०० 
१.६२.०० 
०.१६.०० 
०.० ९ .०० 
०.१३.०० 
०.६५.०० 
०.५०.०० 
०.०६.०० 
०.११.०० 
४.२८.०० 
०.४५.०० 
०.७ ९ .०० 
०.०६.०० 
०.५३.०० 
०.५०.०० 
१.१६.०० 
०.१८.०० 
०.० ९ .०० 
०.७३.०० 
०.१०.०० 
०.१२.१० 
०.९ ६.०० 
१.०६.३० 
०.५४.६० 
०.३३.४० 
०.५८.९ ० 
०.३६.२० 
०.२१.७० 
०.६६.६० 
०.१४.४० 
०.१ ९ .२० 
०.०२.०० 
०.०१.०० 
०.२५.१० 
०.१२.४० 
०.११.९ ० 
०.४२.९ ० 
०.११.९ ० 


०.८ ९ .०० 
१.६२.०० 
०.१६.०० 
०.० ९ .०० 
०.१३.०० 
०.६५.०० 
०.५०.०० 
०.०६.०० 
०.११.०० 
४.२८.०० 
०.४५.०० 
०.७ ९ .०० 
०.०६.०० 
०.५३.०० 
०.५०.०० 
१.१६.०० 
०.१८.०० 
०.० ९ .०० 
०.७३.०० 
०.१०.०० 
०.१२.१० 
०.९ ६.०० 
१.०६.३० 
०.५४.६० 
०.३३.४० 
०.५८.९ ० 
०.३६.२० 
०.२१.७० 
०.६६.६० 
०.१४.४० 
०.१ ९.२० 
०.०२.०० 
०.०१.०० 


०.२५.१० 
०.१२.४० 
०.११.९ ० 
०.४२.९ ० 
०.११.९ ० 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ 


७०/१ 
७०/२ 
७०/३ 
७०/४ 
७०/५ 
७०/६ 
७१/१ 
७१/२ 
७१/३ 
७२/२ 
७२/३ 
७२/४ 
७२/५ 
७२/६ 
७२/७ 
७३/१ 
७३/२ 


०.१४.२० 
०.१ ९ .०० 
१.०६.२० 
०.०६.१० 
०.३२.९ ० . 
०.३४.१० 
०.३५.४० 
०.४६.८० 
०.५४.४० 
०.०५.१० 
०.०५.१० 
०.२७.३० 
०.४८.०० 
०.१८.२० 
०.३६.९ ० 
०.३३.९ ० 
०.९९.६० 
०.६ ९ .८० 
०.८५.९ ० 
०.३२.९ ० 
१.०३.०० 
४.५७.०० 
२.७ ९ .०० 
१.४२.०० 
१.१५.०० 
०.८६.०० 


०.१४.२० 
०.१ ९ .०० 
१.०६.२० 
०.०६.१० 
०.३२.९ ० . 
०.३४.१० 
०.३५.४० 
०.४६.८० 
०.५४.४० 
०.०५.१० 
०.०५.१० 
०.२७.३० 
०.४८.०० 
०.१८.२० 
०.३६.९ ० 
०.३३.९ ० 
०.९९.६० 
०.६ ९.८० 
०.८५.९ ० 
०.३२.९ ० 
१.०३.०० 
४.५७.०० 
२.७ ९ .०० 
१.४२.०० 
१.१५.०० 
०.८६.०० 


७४ 


७५/१ 
७५/२ 
७५/३ 


७७/१ 


०.८७.०० 


०.८७.०० 


७७/२ 
७७/३ 

७८/१ 
७८ / २/ अ 
७८ / २ ब 
७८ / ३/ अ 
७८ / ३ ब 
७८/४ 
७८ / ५ ब 
७ ९/ २ 
७ ९ / ३ 
७ ९ / ४ अ 
७ ९ / ४ ब 
७ ९ / ५ 
८०/१ 
८०/२ 
८०/३ 
८०/४ 
८०/५/६ 
८१/१ 
८१/२ 
८१/ ३ अ 
८१/४/१ 
८१/४/२ 
८१/४/३ 

८२ 


१.५४.०० 
१.०६.०० 
०.२५.०० 
०.१०.०० 
६.५७.०० 
१.६२.०० 
०.३८.० 
०.२३.०० 
१.७८.०० 
०.०४.०० 
०.४६.०० 
०.५६.०० 
१.२०.०० 
२.०१.४० 
०.८७.०० 
०.०३.०० 
२.४१.०० 
०.३२.०० 
०.५१.०० 
१.३२.०० 
२.०१.०० 


१.५४.०० 
१.०६.०० 
०.२५.०० 
०.१०.०० 
६.५७.०० 
१.६२.०० 
०.३८.० 
०.२३.०० 
१.७८.०० 
०.०४.०० 
०.४६.०० 
०.५६.०० 
१.२०.०० 
२.०१.४० 
०.८७.०० 
०.०३.०० 
२.४१.०० 
०.३२.०० 
०.५१.०० 
१.३२.०० 
२.०१.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २२-२८ , २०१ ९/ श्रावण ३१- भाद्र ६, शके १९ ४१ ५ ९ 


८३/ १ अ 
८३/ १ ब 
८३/२ 
९ ० 
९ २ 
एकुण 


३.० ९ .०० 
०.८१.०० 
०.८१.०० 
१.१३.०० 
०.१६.४० 
१५ ९.५५.२२ 


३.० ९ .०० 
०.८१.०० 
०.८१.०० 
१.१३.०० 
०.१६.४० 
१५६.००.६० 


४ . 


मौजे घाणेपाडा, तालुका शहापुर, जिल्हा ठाणे 


खाजगी जमीन 
भूसंपादन करावयाच्या 
जमिनीचे भूमापन क्र . 


गा.न.नं.७/ १२ 
प्रमाणे 

एकूण 
क्षेत्र 
( हे.आर ) 
३.८०.०० 
७.६१.०० 
०.६७.५० 
०.१२.१० 


भूसंपादन 
करावयाच्या 
जमिनीचे क्षेत्र 
( हे.आर ) 
३.८०.०० 
७.६१.०० 
०.६७.५० 


८/१ 
८/२ 
९ / १ 
९ / २ 
९ / ३ 
एकुण 


०.१२.१० 


०.७०.१० 


०.७०.१० 


१२.९ ०.७ 


१२.९ ०.७ 


मौजे बेंडेकोन, तालुका शहापुर, जिल्हा ठाणे 


गा.न.नं .७/ १२ 


खाजगी जमीन 
भूसंपादन करावयाच्या 
जमिनीचे भूमापन क्र . 


प्रमाणे एकूण 


क्षेत्र 
( हे.आर ) 
०.९ ६.०० 
०.९ ६.०० 


भूसंपादन 
करावयाच्या 
जमिनीचे क्षेत्र 
( हे.आर ) 
०.९ ६.०० 
०.९ ६.०० 


१४/५ 


एकुण 


: 


ठिकाण : ठाणे 
दिनांक : २२ / ०८ / २०१ ९ 


उपेंद्र तामोरे, 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) ठाणे 
तथा भूसंपादन अधिकारी ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


